वर्ष ८ , अंक ४५ ] 


सत्यमेव जयते 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
ते 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४६३ ९ / २०२२. – श्री . अ . य . थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश - २ , रायगड- अलिबाग यांची दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक 
८ सप्टेंबर २०२२ अशी दोन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे . 


[ पृष्ठे ७२ किंमत रुपये : १४.०० 


श्री . अ . य . थत्ते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . य . थत्ते , हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . य . थत्ते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४६८ ९ / २०२२- श्रीमती एस . डी . जवळगेकर , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , श्रीवर्धन यांची दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ ते 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०२२ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक १८ सप्टेंबर २०२२ रोजीचा रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १४ 
सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या का . वे . नं . पासुन ते दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या का . वे . पुर्वीपर्यंत , मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर करणेत 
येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . डी . जवळगेकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , श्रीवर्धन म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . डी . जवळगेकर हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , श्रीवर्धन या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्रीमती एस . डी . जवळगेकर , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


- 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४६८६ / २०२२ . – श्री . एस . डब्ल्यू . उगले , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड अलिबाग यांची दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ ते 
- 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ अशी तीन दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ , दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ व दिनांक ११ सप्टेंबर 
२०२२ अनुक्रमे अनंत चतुर्दशी , दुसरा शनिवार रविवारच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ०८ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे का . वे . नंतरपासून ते दिनांक १५ 
सप्टेंबर २०२२ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ . 


श्री . एस . डब्ल्यू . उगले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड- अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एस . डब्ल्यू . उगले , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रायगड - अलिबाग , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एस . डब्ल्यू . उगले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

दिनांक ९ , १० , ११ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए . एन . नावंदर यांचेकडे असेल . 


दिनांक १२ , १३ , १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . एम . कऱ्हाडकर , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग 
यांचेकडे असेल . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४८५०/२०२२ . 

श्री . ए . एम . मुजावर , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , पनवेल यांची दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक 
२ ९ सप्टेंबर २०२२ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या का.वे. नं . पासून ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या 
का.वे. पु . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


श्री . ए . एम . मुजावर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए . एम . मुजावर , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर व अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले 
असते . 


श्री . ए . एम . मुजावर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए . ए . गोडसे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


m 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४८४ ९ / २०२२. 

श्रीमती . एम . डब्ल्यू . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली यांची दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ रोजीची 
एक दिवसाची अर्जित रजा पुढील दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या अर्जित रजेस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 


- 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पाली या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती एम . डब्ल्यू . जाधव , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४८ ९९ / २०२२.- श्री . एन . के . मणेर , जिल्हा न्यायाधीश -३ , रायगड- अलिबाग यांचा दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक १६ 
सप्टेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ . 


- 


श्री . एन . के . मणेर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश - ३ , रायगड- अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एन . के . मणेर हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - ३ , रायगड अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एन . के . मणेर हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. / ४ ९ २४ / २०२२.- श्री . अ . य . थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड- अलिबाग यांची दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक २३ 
सप्टेंबर २०२२ अशी दोन दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक २४ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक २५ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे चौथा शनिवार रविवारच्या 
सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी पुणे येथील न्यायीक अधिकाऱ्यांची होणाऱ्या कॉन्फरन्ससाठी हजर राहणेच्या अटीवर मंजूर करणेत येत आहे . 


श्री . अ . य . थत्ते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश - २ , रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . य . थत्ते , हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश - २ , रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . य . थत्ते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे असेल . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


- 


अधिसूचना 

- 

क्रमांक रा.अ. / ४५६१ / २०२२ . – श्री . टी . एम . जहागीरदार , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव यांची 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२ व दिनांक ५ सप्टेंबर 
२०२२ व पुढील दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ , दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ 
रोजीचे का.वे. नंतरपासून ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्याची व्यवस्थेची आवश्यकता नाही 


श्री . टी . एम . जहागीरदार , यांचा रजा कालावधी संपल्यावर त्यांची अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव 
म्हणुन पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा निमम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . टी . एम . जहागीरदार , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणुन काम करीत 
राहीले असते . 


श्री . टी . एम . जहागीरदार , अधिकारी रजेवर जाणापूर्वी जे वतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , दापोली यांजकडून 
अधिसूचना 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भूसंपादन / नवीन कायदा -२०१३ अधिसूचना / पावनळ / ६०६ / ९ / २०२२ . – क्रमांक संकिर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ - २. – ज्याअर्थी , 
महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क व अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


६ 


आणि ज्याअर्थी , एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी साठवण तलाव पावनळ , ता . दापोली धरण बैठक , धरण पोहोच रस्ता , चौकी व बुडीत 
क्षेत्रासाठी यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा , उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन 
असलेल्या , रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याचा उद्देश आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता , समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती , महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसुचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे . 


अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाचे नाव भाकर सेवा संस्था , लांजा यांच्याकडून , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने १७ मार्च २०१८ पासून सामाजिक प्रभाव निधारण 

अभ्यास करण्यात आला . 


अ.क्र . 

( १ ) 


४ 


६ 


> 


७ 


स.नं. 

( २ ) 

१७१ पै 

१७२ 

१७३ 

१७४ 

१७५ 

१७६ 

१७७ 


अनुसूची -१ 
जमीनीचे वर्णन 

एलएक्यू / एसआर / पावनळ / ६०६ 

गाव मौजे पावनळ , तालुका दापोली , जिल्हा रत्नागिरी 

हि.नं. 

( ३ ) 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 
( ४ ) 


१-७६-०० 

०-१९ -०० 

०-८६-०० 

०-४९ -०० 

०-१४-२० 

०-०६-१० 

०-२०-७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

१७८ पै 

२-८०-०० 

१ ९ ४ पै 

०-०३-०० 

१ ९ ३ पै 

२०२ 

२०४ 

२०५ 

२०३ पै 


( १ ) 


८ 

९ 

१० 


११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 


२० ९ 

२०६ पै 


ख 
. 


दापोली , 

दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ . 


व . 


०-०७-०० 

०-५६-०० 

०-२०-२० 

१-१४-५० 

०-०१-५० 

०-०१-८० 


०-०४-०० 


०-४१-०० 

८-१६-२० 


एकूण संपादित क्षेत्र : 

८-५९ -०० हेक्टर 

टीप : उक्त जमीनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी , दापोली या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


शरद पवार , 

उप विभागीय अधिकारी , 
दापोली विभाग , दापोली . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

- 


पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , पश्चिम उपनगरे यांजकडून 
तात्पुरती अधिसूचना / आदेश 

क्रमांक २५६३ / पोउआ / प.उ. / अधिसूचना / वाहतूक / २०२२. – मी , नितीन पवार , पोलीस उप आयुक्त ( पश्चिम उपनगरे ) , वाहतूक , मुंबई 
मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( सन १ ९ ८८ चा अधिनियम क्र . ५ ९ ) , सह शासकीय अधिसूचना क्र . एम . व्ही.ए. ०५८ ९ / सी.आर 
१०६१ / टी.आर.ए -२ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून वाहतूक कोंडी कमी करणेकरिता प्रायोगिक 
तत्वावर खालीलप्रमाणे तात्पुरते आदेश निर्गमित करीत आहे . 

अधिसूचना क्र . १८३ / पोउआ / वाहतूक / पश्चिम / उपनगरे / तात्पुरते / २०२२ , दिनांक १ ऑक्टोबर २०२२ 

दिनांक १ ऑक्टोबर २०२२ ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंतच्या कालावधी करीता 

वाहतूकीस मनाई 

समतानगर वाहतूक विभागांतर्गत आकुर्ली रोडवर वाहतुकीचे नियोजन सुलभ व्हावे याकरिता प्रायोगिक तत्वावर पश्चिम द्रुतगती महामार्ग 
उत्तर वाहिनी अंधेरीकडून कांदिवलीच्या दिशेने येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना ही उत्तर वाहिनीवरील आकुर्ली सर्व्हिस रोडने आकुर्ली 
सबवे येथे उजवे वळण घेऊन लोखंडवाला संकूल , दामूनगर , क्रांतीनगर व सरळ बोरीवलीकडून येऊन दक्षिण दिशेने जाणेस मनाई राहील . 


१ 


२. तसेच पश्चिम द्रुतगती महामार्ग दक्षिण वाहिनी बोरीवली आकुली सबवेकडे जाणारी सर्व प्रकारच्या वाहनांना समतानगर पोलीस ठाणे 
समोरून डावीकडे यु टर्न वळण घेण्यास मनाई राहील . ( सर्व्हिस रोडवरील स्थानिक रहिवाशी वगळून मात्र सदर स्थानिक रहिवाशांना 
आकुर्ली सबवेकडे डावे वळण घेण्यास मनाई राहील . ) 


पर्यायी मार्ग 

१ पश्चिम द्रुतगती महामार्ग उत्तर वाहिनी अंधेरीकडून कांदिवलीच्या दिशेने येणारी सर्व प्रकारची वाहने ही आकुर्ली सबवे लगतच्या रोडने 
बोरीवलीच्या दिशेने सरळ न येता ती डावीकडे वळण घेऊन कांदिवली पूर्व रेल्वे स्टेशनच्या दिशेने जातील व आकुर्ली सबवे ठाकूर हाउस 
येथून यु टर्न घेऊन सबवेच्या दिशेने येतील व डावीकडे वळण घेऊन बोरीवलीच्या दिशेने जातील व लोखंडवाला संकूल , दामूनगर , 
क्रांतीनगर येथे जाणारी वाहने सरळ जातील . 


२. पश्चिम द्रुतगती महामार्ग दक्षिण वाहिनी बोरीवलीकडून येऊन आकुर्ली सबवेकडे येणारी सर्व प्रकारची वाहने समतानगर , पोलीस ठाणे 
समोरून रोडवरून सरळ संभाजी चौकी येथे जाऊन डावीकडे वळण घेऊन कांदिवली पूर्व रेल्वे स्टेशनच्या दिशेने जातील . तसेच पश्चिम 
द्रुतगती महामार्ग दक्षिण वाहिनी लोखंडवाला संकूल , दामूनगर , क्रांतीनगर व कांदिवली पूर्व रेल्वे स्टेशनकडे जाणारी सर्व प्रकारची वाहने 
दुर्गामाता मंदीर सर्व्हिस रोडने आकुर्ली सबवे येथे डावीकडे वळण घेऊन संभाजी चौकी येथून लोखंडवाला संकूल , दामूनगर , क्रांतीनगरकडे 
सरळ जातील व कांदिवली पूर्व रेल्वे स्टेशनकडे जाणारी सर्व प्रकारची वाहने संभाजी चौकी येथे यु टर्न घेऊन आकुर्ली सबवे मार्गे सरळ 
कांदिवली पूर्व रेल्वे स्टेशनकडे जातील . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यासहीत दिनांक १ ऑक्टोबर २०२२ पासून अंमलात येईल . 


नितीन पवार ( भा.पो.से. ) , 
पोलीस उप आयुक्त , वाहतूक , 
पश्चिम उपनगरे , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE , TRAFFIC , 
WESTERN SUBURBAN MUMBAI 


९ 


TEMPORARY NOTIFICATION / ORDER 

NO . 2563 / DCP / WEST / SUB / NOT . / TRF / 2022.- I , Nitin Pawar , Dy . Commissioner of Police , 
Traffic , Western Suburbans Mumbai , in exercise of the powers conferred on me under section 
115 of Motor Vehicles Act - 1988 ( Act No. 59 of 1988 ) , read with Government Notification No. MVA 
0589 / CR - 1061 / TRA - 2 , dated 19th May 1990 do hereby issue temporary order on experimental 
basis to decrease traffic congestion as under . 

No. 183 / DCP / TRF / WEST / SUB / TEMP / NOT./2022 . dated 1st October 2022 , 

FOR THE PERIOD dated 1st October 2022 to 15th October 2022 . 

NO ENTRY 


1. In the jurisdiction of Samtanagar Traffic Division for better traffic regulation and to 
decrease traffic congestion ; all types of vehicles coming from Andheri to Kandivali via 
Western Express Highway North bound are prohibited to take right turn at Akurli subway 
to go to Lokhandwala Complex , Damunagar , Krantinagar and banned to go straight towards 
Borivali . 


2. All types of vehicles coming from Borivali to Akurli subway via Western Express Highway 
South bound are prohibited to take left U turn in front of Samtanagar Police Station ( Except 
local residents of service road from Samtanagar Police Station to Akurli subway but they 
are prohibited to take left turn for Akurli subway ) 

ALTERNATIVE ROUTS 


1. All types of vehicles coming from Andheri to Kandivali via Western Express Highway , 
North bound towards Akurli subway will take left turn to Kandivali East Railway Station 
and will take U turn at Thakur House and will come to Akurli subway and will take left 
turn to go to Borivali and will go Straight for Lokhandwala Complex , Damunagar , 
Krantinagar . 


2. All types of vehicles coming from Borivali to Akurli subway via Western Express Highway , 
South bound will take left turn in front of Samtanagar Police Station and go to Sambhaji 
Chowky and then will take left turn at Sambhaji Chowky for Kandivali East Railway Station . 
Also all types of vehicles coming from Borivali via service road to Lokhandwala Complex , 
Damunagar , Krantinagar will take left turn at Akurli subway via Durgamata Mandir 
service Road and will go Straight towards Lokhadwala Complex , Damunagar , Krantinagar 
and will take U turn at Sambhaji Chowky for Kandivali East Railway Station . 

Issued under my seal and signature of the 1st day of October 2022 . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ 


NITIN PAWAR ( I.P.S. ) , 

Dy . Commissioner of Police , 
( Western Suburbs ) Traffic , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE RAILWAYS , MUMBAI 
Order 

No. CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2022-19.- WHEREAS , I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . I 
Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub section ( 1 ) , ( 2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah.Act 
XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 6th October 2022 to 24-00 hrs . of 20th October 


१० 


2022 . 


1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 

( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 


2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 ½ feet . 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 


5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 3rd October 2022 . 


Mumbai , 

dated 3rd October 2022 . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
११ 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये अधिसूचना 


क्रमांक विशा / ससाक / ३ ९ ३७ / २०२२ . – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब ( अराजपत्रित ) संयुक्त पूर्व परीक्षा - २०२२ शनिवार दिनांक ८ 
ऑक्टोबर २०२२ रोजी ठाणे पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात एकूण ३१ उपकेंद्रावर आयोजित केली आहे . 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैरप्रकार केले आहेत व परीक्षेत व्यत्यय 
आणलेले आहेत . त्याप्रमाणे उमेदवारांना नक्कल करण्यास मदत करण्याची , परीक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता आहे . परीक्षा 
चालु असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी , पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा केंद्रावरील संबंधित प्राधिकृत अधिकारी / 
कर्मचारी , परीक्षेस बसलेले उमेदवार यांच्या खेरीज अन्य व्यक्ती यांना उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास 
प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे . अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी , मी डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना इएक्सएम / 
०७८३ / ५५० / एसपीएल- २ , गृहविभाग , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक ०१ मे , १ ९ ८३ अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक 
क्रमांक CP / SB / ORDERS / 87 / 2022 DATE 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून परीक्षार्थी , 
पर्यवेक्षक , परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या 
१०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ , सदरची दुकाने , सेवा बंद ठेवण्याबाबत 
व मोबाईल फोन वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर सुचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर “ महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ माल पॅक्टीसेस 
ऍक्ट युनिर्व्हसिटी बोर्ड ऍन्ड अन्डर स्पेसिफाईड एक्झामिनेशन ऍक्ट १ ९ ८२ ” मधील तरतूदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल . 

66 

सदरचा आदेश दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सकाळी ०७-०० वाजेपासून दुपारी १४-०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील . 

मी सूचित करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविदयालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय भागात 
चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाव्दारे जाहिर करून , प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 


दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – २ अ 


डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , ठाणे शहर . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

- 


महाराष्ट्र 

क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १४६ / २०२२. - ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ईद - ए - मिलाद / कोजागरी पौर्णिमा , दिनांक ११ ऑक्टोबर 
२०२२ रोजी सुक्कोथ ( ज्यू ) , असे सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . तसेच महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब ( अराजपत्रित ) संयुक्त पूर्व परीक्षा - २०२२ 
शनिवार दिनांक ०८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी होणार आहे . 


सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 


पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 

पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ पोट कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये अधिसूचना 


त्याअर्थी , मी डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / ORDERS / 87 / 
2022 DATE 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात जिवीत व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे : 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
वाहून नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

२ . 

दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 

कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे , बरोबर नेणे . 

सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 

५ . 

कोणत्याही इसमाचे चित्राचे / प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे / प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

६ . 

सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 


३ . 


४ 
. 


७. पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . " 


सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 

१ . 

लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

२ . 

प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

३ . 

सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 

४ . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 

५ . 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


६ . 


सदर मनाई आदेश दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे , 

दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ . 


डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 
ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 


आदेश 

- 

क्रमांक यंत्र / बी- ३ / संस्थानोंदणीरद्द / कलम -२१ / १० ९ ७ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी अजितकुमार सासवडे प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्लू / आरडीडी / आय / 
१७ / ९ सन -२०० ९ दिनांक ८ जून २०० ९ अन्वये नोंदणी झालेल्या राजलक्ष्मी यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित धुळे ता . जि धुळे या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत असून आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ पासून या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचे 
बंद होईल . 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिला असे . 


मुंबई , 

दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


मुंबई , 

दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ . 


१३ 


प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / संस्थानोंदणीरद्द / कलम -२१ / १० ९ ८ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी अजितकुमार सासवडे प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्लू / आरडीडी / आय / १७ / ९ 
सन -२०० ९ , दिनांक ८ जून २०० ९ अन्वये नोंदणी झालेल्या साई यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था मयादित धुळे ता . जि . धुळे या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत असून आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ पासून या संस्थेचे विसर्जन झाले असे समजण्यात यावे व ती पुढे निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल . 
सदर आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिला असे . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

- 


संदर्भ : 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 


( १ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 

( २ ) पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांजकडील जा . क्र . जिविशा / ५६७५ / २०२२ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे पत्र . 

आदेश 

क्रमांक उचिशा / पोल- २ / मनाई आदेश / २०२२ – दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत नवरात्रौत्सव सण 
साजरा होणार आहे . उत्सवाच्या काळात धार्मिक देवकार्य करताना मानपानावरुन वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 


राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती पहाता दोन गटांचे कार्यकर्ते राज्यभरात आक्रमक झाले असून आगामी काळात जिल्ह्यातील दोन गटाचे 
कार्यकर्ते एकमेकांसमोर येऊन कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे . तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात ५१ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक 
निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत . ग्रामपंचायत निवडणूक अनुषंगाने वेगवेगळे राजकीय गट आपआपले पॅनल उभे करणार असून निवडणुकीच्या 
प्रचारादरम्यान राजकीय वैर वाढून तणावाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील बारसू , सोलगाव , वरचीवाडी गोवळ , खालचीवाडी गोवळ व आजुबाजूच्या परिसरात 
रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित आहे . या प्रकल्पास तेथील काही गावच्या स्थानिकांचा विरोध असून त्या अनुषंगाने मागील सहा महिन्यांपासून वेगवेगळया 
स्वरुपात आंदोलने करून विरोध दर्शविण्यात येत आहे . त्याअनुषंगाने देखील कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 


या पाश्र्वभूमीवर सणाचे दरम्यान व इतर कालावधीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक आहे असे आमचे 
मत झाले आहे . 


त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरीता दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी ००-०१ वाजले पासून ते 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ चे २४-०० वा . पर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायदाचे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होणेस पोलीस 
अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी संदर्भ क्र . २ अन्वये विनंती केली आहे . 


वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता , रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरुन झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) सन १ ९ ५१ चा कायदा २२ 
वा नूसार आदेश करतो की , दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ चे ००.०१ वाजले पासून ते दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत रत्नागिरी 
जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये वरील 
कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

( अ ) शारीरीक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे , तलवारी , बंदूका , सूरे लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेवून फिरणे . 

( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे . 

( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेवून फिरणे , गोळा करणे किंवा तयार करणे . 


( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा 

जिझस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे . 


( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 

( फ ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे , गाणी गाणे , वाद्य वाजविणे . 

( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत . 

( १ ) अंत्ययात्रा 

( २ ) धार्मिक विधी , लग्न सोहळा , सामाजिक सण , शासकीय कार्यक्रम इत्यादी 

( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह , रंगमंच इत्यादी 

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा , मिरवणूका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार 
नाही . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिला . 


श्रीकांत गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

- 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 

- 

क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. / राजकीय / ग्रा.नि. / म.आ / ४ ९ ८४ / २०२२ . – ज्याअर्थी , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम २०२२ माहे 
जानेवारी , २०२१ ते मे , २०२२ या कालावधीत मुदत संपलेल्या व जून , २०२२ ते सप्टेंबर , २०२२ याकालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या 
तसेच नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या ( सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या ) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष 
निवडणूक कार्यक्रम मा.राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली असून 
यापुर्वी दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मतदान व दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मतमोजणी होणार होती . परंतू मा . राज्य निवडणूक आयोग 
यांचेकडून सुधारित निवडणूक कार्यक्रम दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी जाहीर करून दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२२ ( रविवार ) रोजी मतदान व दिनांक 
१७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मतमोजणी होणार असल्याचे घोषित केले आहे . 


ज्याअर्थी , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ - २ पनवेल विभागातील खेरणे गाव ग्रामपंचायत , पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे 
हद्दीत राजकीय स्पर्धेपोटी वादविवाद होऊन निवडणुकीच्या कालावधीत दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता असल्याने आगामी 
ग्रामपंचायत पोट निवडणुकीच्या दरम्यान प्रचारात चुरस निर्माण होण्याची शक्यता असून स्थानिक , राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये आपसात भांडण , तंटे 
होऊन गुन्हे घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . अशा प्रसंगी एखादया गटाकडून / व्यक्तिकडून हत्याराचा दुरुपयोग होऊन , गंभीर परिस्थिती निर्माण 
होण्याची शक्यता आहे . तसेच मतदान व मतमोजणीच्या दिवशी शस्त्राच्या सहाय्याने कोणी मतदारांना धाकदपटशा दाखवू नये , किंवा हत्याराचा 
दुरुपयोग करू नये , त्याकरीता नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयांतर्गत , परिमंडळ - २ पनवेल विभागातील पनवेल तालुका ( खेरणे गाव ग्रामपंचायत ) 
पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारकांनी शस्त्रे घेऊन फिरण्यास मनाई करणारे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते . 


त्याअर्थी मी , राहुल गायकवाड , सहा . पोलीस आयुक्त , अतिरिक्त कार्यभार , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , नवी मुंबई फौजदारी 
प्रकिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील 
परिमंडळ -२ मधील पनवेल तालुका पोलीस ठाणे हद्दीतील वर नमूद ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्रास्त्रे घेऊन फिरण्यासाठी 
मनाई आदेश लागू करीत आहे . 


जे इसम शासकीय नोकरीत आहेत व त्यांना वरीष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्याचे निमित्ताने शस्त्र बाळगणे , नेणे भाग आहे अथवा ज्यांना मी किंवा 
तत्सम अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्याना सुट दिली आहे किंवा इतर कोणताही शस्त्र परवानाधारक इसम ज्याने सूट घेतली आहे , त्यांना हे आदेश 
लागू राहणार नाहीत . 


प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापुर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी प्रकीया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानूसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे . 


सदरचा आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील , परिमंडळ - २ मधील पनवेल तालुका पोलीस ठाणे हद्दीतील वर नमूद ग्रामपंचायतींच्या 
क्षेत्रात दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी २४.०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली 
जाईल . 

सदरचा आदेश दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


राहुल गायकवाड , 
सहा . पोलीस आयुक्त , 

अति . कार्यभार पोलीस उप आयुक्त , 

विशेष शाखा , नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक विशा / नमुं / राजकीय / ग्रापंनि / ४८३३ / २०२२ . – ज्याअर्थी , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम २०२२ माहे जानेवारी २०२१ ते 
मे २०२२ या कालावधीत मुदत संपलेल्या व जून , २०२२ ते सप्टेंबर २०२२ याकालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या तसेच नव्याने स्थापित 
ग्रामपंचायतींच्या ( सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या ) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम मा . 
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली आहे . नवी मुंबई पोलीस 
आयुक्तालय हद्दीत , परिमंडळ २ मधील पनवेल तहसिल विभागातील पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे हद्दीत खेरणे या ठिकाणी ग्रामचपंचायत 
निवडणुका होणार असून दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ ( गुरुवार ) रोजी मतदान व दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मतमोजणी होणार आहे . 


ज्याअर्थी , मतदान शांत , निर्भय व निःपक्षपाती वातावरणात पार पडावे याकरीता नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था राखणे 
आवश्यक आहे . 


१७ 


त्याअर्थी , मी , बिपिन कुमार सिंह पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई , मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील परिमंडळ २ मधील पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे हद्दीत खेरणे येथे ग्रामपंचायत निवडणूक 
होणार असल्याने पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे स्वाधीन अधिकारी यांना खालील नमुद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार 
प्रदान करीत आहे . 

१ . 


रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणुकीतील व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश देणे . 

२ . 

ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे . 

३ . 

सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे वेळी वापरण्यात येणाऱ्या ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित 
करून दिलेली वेळ यावर नियंत्रण ठेवणे . 


४ . 

मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे ठिकाण , दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे . 

सदर आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या , परिमंडळ - २ मधील पनवेल तालुका पोलीस ठाणे हद्दीतील वर नमुद ग्रामपंचायतीचे 
कार्यक्षेत्रात दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ चे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२२ चे २४.०० वा . पर्यत लागू राहील . या आदेशाचा भंग 
करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ , कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझ्या सही , शिक्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई , 

दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – ३ 


बिपिन कुमार सिंह , 
पोलीस आयुक्त , 
नवी मुंबई . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

- 


पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

सुधारीत आदेश 

क्रमांक विशा / नमुं / राजकीय / ग्रापंनि / ४ ९ ६६ / २०२२ . – ज्याअर्थी , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम २०२२ माहे जानेवारी २०२१ ते 
मे २०२२ या कालावधीत मुदत संपलेल्या व जून २०२२ ते सप्टेंबर २०२२ याकालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या तसेच नव्याने स्थापित 
ग्रामपंचायतींच्या ( सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या ) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष , निवडणूक कार्यक्रम मा . 
राज्य निवडणुक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे दिनांक ०७ सप्टेंबर २०२२ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली असून यापुर्वी दिनांक १३ ऑक्टोबर 
२०२२ रोजी मतदान व दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मतमोजणी होणार होती . परतुं मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे कडून सुधारीत निवडणूक 
कार्यक्रम दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी जाहीर करून दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२२ ( रविवार ) रोजी मतदान व दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी 
मतमोजणी होणार असल्याचे घोषित केले आहे . 


ज्याअर्थी , मतदान शांत , निर्भय व निःपक्षपाती वातावरणात पार पडावे याकरीता नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था राखणे 
आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी , मी , बिपिन कुमार सिंह पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई , मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील परिमंडळ २ मधील पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे हद्दीत खेरणे येथे ग्रामपंचायत निवडणूक 
होणार असल्याने पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे स्वाधीन अधिकारी यांना खालील नमुद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार 
प्रदान करीत आहे . 

१ . 


रस्त्यावरून जाणान्या जमावाचे अगर मिरवणुकीतील व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश देणे . 

२ . 

ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग निश्चित करणे . 

३ . 

सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे वेळी वापरण्यात येणाऱ्या ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित 
करून दिलेली वेळ यावर नियंत्रण ठेवणे . 


४. मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे ठिकाण , दिनांक व वेळ याबाबत नियंत्रण करणे . 

सदर आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ - २ मधील पनवेल तालुका पोलीस ठाणे हद्दीतील वर नमुद ग्रामपंचायतीचे 
कार्यक्षेत्रात दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ चे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२ चे २४.०० वा . पर्यत लागू राहील . या आदेशाचा भंग 
करणारी व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ , कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझ्या सही , शिक्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई , 

दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ . 


> 


बिपिन कुमार सिंह , 
पोलीस आयुक्त , 
नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०- १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
१ ९ 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 

क्रमांक पोआ / नमुं / विशा / राजकीय / ग्रा.नि. / म.आ / ४८८८ / २०२२. – ज्याअर्थी , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम , २०२२ माहे 
जानेवारी २०२१ ते मे २०२२ या कालावधीत मुदत संपलेल्या व जून २०२२ ते सप्टेंबर २०२२ याकालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या तसेच 
नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या ( सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या ) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणूक 
कार्यक्रम मा . राज्य निवडणूक आयोगाने जाहिर केल्यामुळे दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली आहे . नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालय हद्दीत , परिमंडळ २ मधील पनवेल तहसिल विभागांतर्गत पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे हद्दीत खेरणे या ग्रामपंचायतीमधील 
निवडणुका होणार असून दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी आवश्यक असल्यास मतदान व दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मतमोजणी होणार 
आहे . 


ज्याअर्थी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ - २ पनवेल विभागातील पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे हद्दीत राजकीय स्पर्धेपोटी 
वादविवाद होऊन निवडणूकीच्या कालावधीत दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता असल्याने आगामी ग्रामपंचायत पोट निवडणूकीच्या 
दरम्यान प्रचारात चुरस निर्माण होण्याची शक्यता असून स्थानिक , राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये आपसात भांडण , तंटे होवुन गुन्हे घडण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . अशा प्रसंगी एखादया गटाकडून / व्यक्तिकडून हत्याराचा दुरुपयोग होऊन , गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे . तसेच 
मतदान व मतमोजणीच्या दिवशी शस्त्राच्या सहाय्याने कोणी मतदारांना धाकदपटशा दाखवू नये , किंवा हत्याराचा दुरुपयोग करु नये , त्याकरीता नवी 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयांतर्गत , परिमंडळ - २ पनवेल विभागातील पनवेल तालुका पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात शस्त्र परवानाधारकांनी शस्त्रे घेऊन 
फिरण्यास मनाई करणारे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त वाटते . 


त्याअर्थी मी , रूपाली अंबुरे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , नवी मुंबई फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ -२ मधील पनवेल तालुका पोलीस ठाणे 
हद्दीतील वर नमुद ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात शस्त्र परवानाधारक यांना शस्त्रास्त्रे घेऊन फिरण्यासाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे . 


जे इसम शासकीय नोकरीत आहेत व त्यांना वरीष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्याचे निमित्ताने शस्त्र बाळगणे , नेणे भाग आहे अथवा ज्यांना मी किंवा 
तत्सम अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्याना सूट दिली आहे किंवा इतर कोणताही शस्त्र परवानाधारक इसम ज्याने सूट घेतली आहे , त्यांना हे आदेश 
लागु राहणार नाहीत . 


प्रत्येक शस्त्र परवानाधारकास आदेशापुर्वी नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने फौजदारी प्रकीया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आला आहे . 


सदरचा आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील , परिमंडळ - २ मधिल पनवेल तालुका पोलीस ठाणे हद्दीतील वर नमूद ग्रामपंचायतींच्या 
क्षेत्रात दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी ००.०१ वा . पासून ते दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी २४.०० वा . पर्यंत अंमलात राहील . 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परवानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली 
जाईल . 


सदरचा आदेश दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


रूपाली अंबुरे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , नवी मुंबई . 


२० 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर -४३२० / 
स -४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / 
प्र.क्र .०१ / २०२२ पुणे , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ४ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांचेकडील पत्र क्र.न.भू. / गावठाण / मौजे - बाळकुम / परिरक्षण प्रस्ताव / २०२२/२४६१ 
ठाणे , दिनांक २५ सप्टेंबर २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ना . भू . २ / गावठाण / अधिसूचना / २०२२ / ३८०६.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी.आर ४३२० / स -४ / ९ ४ , दिनांक 
२२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपरिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी 
घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र.गावठाण / 
परिपत्रक / का.वि .६०७ / प्र.क्र .०१ / २०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक , भूमि अभिलेख , ( प्रादेशिक प्रमुख ) यांना दिलेले आहेत . 
जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे - बाळकुम हे ३६३ मिळकतींचे गांव परिनिरिक्षणासाठी परिरक्षण 
भूमापक कळवा यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा कळवा मध्ये मौजे - बाळकुम मधील ३६३ मिळकती नव्याने नगर भूमापन 
अधिकारी , ठाणे यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतव्दारे 
मंजुरी देणेत येत आहे . तसेच सनद फी रुपये १०,६०,५६२ वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ पासून 
होणेची आहे . 


मुंबई , 

दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२२ . 


जयंत निकम , 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , 
कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


अ . 

क्र . 


१ 


२ 

३ 

४ 


जिल्हा 


ठाण 


तालुका 


३ 


ठाणे 


मुंबई , 

दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२२ . 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजने अंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( पुनर्रचनेपूर्वी ) 

गावे 

६ 


कार्यालयाचे 

नाव 


४ 


नगर भूमापन अधिकारी ठाणे 


सजा 

५ 


कळवा 


बाळकुम पैकी , 

कळवा , 

पारसिक , 

खारीगांव , मुंब्रा , कौसा 


एकूण 


मिळकती 


७४७२ 


७४७२ 


परिरक्षणास 
नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 


गावे मिळकती 

९ 


र 


बाळकुम 


३६३ 


पुनर्रचने नंतरची स्थिती 

गावे 


सजा 

१० 


कळवा 


बाळकुम पैकी , 

कळवा , 

पारसिक , 

खारीगांव , 

मुंब्रा , कौसा 


बाळकुम 

एकूण 


मिळकती 

१२ 


७४७२ 


३६३ 


७८३५ 


शेरा 


अमर ढोकले , कार्यालय अधीक्षक , 


१३ 


सदर सजाचे काम 
नगर भूमापन 
अधिकारी ठाणे 

यांचेकडील 
परिरक्षण भूमापक 

कळवा यांचेकडून 

करून 

घणेचे आहे . 


उप संचालक , भूमि अभिलेख , 

कोंकण 
प्रदेश , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

ते 


२२ 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर ४३२० / 
स- ४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / 
प्र.क्र .०१ / २०२२ पुणे , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ४ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांचेकडील पत्र क्र.न.भू. / गावठाण / मौजे - कल्याण / परिरक्षण प्रस्ताव / २०२२ / २१६६ 
ठाणे , दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ना . भू . २ / गावठाण / अधिसूचना / २०२२ / ३६६३.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही.सी.आर ४३२० / स -४ / ९ ४ , दिनांक 
२२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपरिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी 
घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र.गावठाण / 
परिपत्रक / का.वि .६०७ / प्र.क्र .०१ / २०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक , भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) यांना दिलेले आहेत . 


जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे - कल्याण हे ७७५ मिळकतींचे गांव परिनिरिक्षणासाठी परिरक्षण 
भूमापक , कल्याण यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा कल्याण मध्ये मौजे - कल्याण हे गाव नव्याने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , 
कल्याण यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतव्दारे मंजुरी 
देणेत येत आहे . तसेच सनद फी रुपये ३ ९ , ५६ , ३४४ वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची 
आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ . 


जयंत निकम , 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , 
कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


अ.क्र . जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नांव 

१ 

२ 

३ 


१ 


२ 

३ 

४ 

५ 


६ 

७ 


८ 


परिशिष्ट 

नगर 

भूमापन योजने अंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने सजा गावे मिळकती सजा 

मिळकती 

गावे ६ 

७ 

८ 

९ 

१० 


४ उप अधीक्षक 

ठाणे कल्याण भूमि अभिलेख 

कल्याण 


मुंबई , 

दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२२ . 


कल्याण 


कल्याण पैकी 


चिकणघर गंधारे गौरीपाडा 

बारावे 

कोलीवली 

सापाड 


एकूण 


११२४७ 


११२४७ 


कल्याण पैकी 


७७५ 


पुनर्रचने नंतरची स्थिती गावे 


कल्याण 


कल्याण 

पैकी 


चिकणघर गंधारे गौरीपाडा बारावे कोलीवली 

सापाड 


कल्याण 

पैकी 

एकूण 


मिळकती 

१२ 


११२४७ 


४७७ 


१२०२२ 


शेरा 


सदर सजाचे काम 

उप अधीक्षक भूमि 
अभिलेख कल्याण 

यांचेकडील परिरक्षण 


भूमापक कल्याण 

यांचेकडून 
करून 
घेणेचे 
आहे 
. 


अमर ढोकले , कार्यालय अधीक्षक , 


उप संचालक , भूमि अभिलेख , 

कोंकण 
प्रदेश , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 


U 


२४ 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर ४३२० / 
स- ४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / 
प्र.क्र .०१ / २०२२ पुणे , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ४ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांचेकडील पत्र क्र.न.भू. / गावठाण / मौजे - सापाड / परिरक्षण प्रस्ताव / २०२२ / २१६७ ठाणे 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ना . भू . २ / गावठाण / अधिसूचना / २०२२/३६६१ . महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर -४३२० / स -४ / ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपरिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे 
परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांनी त्यांचेकडील 
परिपत्रक क्र.गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / प्र.क्र . ०१ / २०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक , भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) 
यांना दिलेले आहेत . 


जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे - सापाड हे ९ १ ९ मिळकतींचे गांव परिनिरिक्षणासाठी परिरक्षण 
भूमापक , कल्याण यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा कल्याण मध्ये मौजे- सापाड हे गाव नव्याने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , 
कल्याण यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतव्दारे मंजुरी देणेत 
येत आहे . तसेच सनद फी रुपये ३४,८४ , २०४ वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ . 


जयंत निकम , 

उप संचालक , भूमि अभिलेख , 
कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) . 


अ.क्र . 


Ove 


१ 


४ 

उप अधीक्षक 

१ ठाणे कल्याण | भूमि अभिलेख 

कल्याण 


२ 


Do 


४ 


५ 


६ 


७ 


जिल्हा तालुका कार्यालयाचे नांव 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजने अंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या 

सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने ( पुनर्रचनेपूर्वी ) 
घ्यावयाचे गाव नावे मिळकती 

गावे मिळकती 


मुंबई , 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ . 


३ 


सजा 


५ 


कल्याण 


कल्याण 


चिकणघर 

गंधारे 

गौरीपाडा 

बारावे 

कोलीवली 


एकूण 


१०३२८ 


१०३२८ 


८ 


सापाड 


९ 


गावांचा / मिळकतींचा तपशील 


पुनर्रचने नंतरची स्थिती 


सजा 


१० 


गाजे मिळकती 


११ 


९ १ ९ कल्याण कल्याण 


चिकणघर 

गंधारे 

गौरीपाडा 

बारावे 

कोलीवली 


सापाड 


एकूण 


१२ 


१०३२८ 


९९ 


११२४७ 


शेरा 


१३ 


सदर सजाचे काम उप 

अधीक्षक भूमि अभिलेख 

कल्याण यांचेकडील परिरक्षण 

भूमापक कल्याण यांचेकडून करून घेणेचे आहे . 


अमर ढोकले , कार्यालय अधीक्षक , 


उप संचालक , भूमि अभिलेख , 

कोंकण 
प्रदेश 
, 
मुंबई 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 


२५ 


२६ 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर ४३२० / 
स- ४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 

( २ ) 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / 
प्र.क्र .०१ / २०२२ , पुणे , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ४ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांचेकडील पत्र क्र.न.भू. / गावठाण / मौजे - तिसगाव / परिरक्षण प्रस्ताव / २०२२/२१७० 
ठाणे दिनांक २२ , ऑगस्ट २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ना . भू . २ / गावठाण / अधिसूचना / २०२२ / ३६६२.– महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर ४३२० / स -४ / ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपरिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे 
परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांनी त्यांचेकडील 
परिपत्रक क्र.गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / प्र.क्र . ०१ / २०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक , भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) 
यांना दिलेले आहेत . 


जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे - तिसगाव हे ५४० मिळकतींचे गांव परिनिरिक्षणासाठी परिरक्षण 
भूमापक अटाळी यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा अटाळी मध्ये मौजे - तिसगाव हे गाव नव्याने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , 
कल्याण यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत 
येत आहे . तसेच सनद फी रुपये ३७,५४,१५२ वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ . 


जयंत निकम , 

उप संचालक , भूमि अभिलेख , 
कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ अ 


अ.क्र . जिल्हा 


१ 


२ 

३ 

४ 


५ 


६ 


२ 


ठाणे 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजने अंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 


तालुका कार्यालयाचे नांव 


४ 

उप अधीक्षक 

कल्याण | भूमि अभिलेख 

कल्याण 


मुंबई , 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ . 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) 


" सजा 

५ 


गावे 


अटाळी अटाळी 


माडा 

तिसगाव 


शहाड 

आंबिवली 


एकण 


मिळकती 

७ 


२२ ९ ३ 


१००५ 

७० ९ ० 

१६७५ 

६ ९ १ 


१२७५४ 


परिरक्षणास 

नव्याने घ्यावयाचे गाव 


गावे मिळकती 

८ 

९ 

तिसगाव पैकी 


पुनर्रचने नंतरची स्थितः 


सजा गावे 

१० 


५४० अटाळी अटाळी 


माडा 

' तिसगाव 


शहाड 

आंबिवली 

तिसगाव पैकी 

एकूण 


मिळकती 

१२ 


२२ ९ ३ 


१००५ 

७० ९ ० 

१६७५ 

६ ९ १ 


PANAMK 


१४० 


१२२ ९ ४ 


शेरा 


सदर सजाचे काम उप 

अधीक्षक भूमि अभिलेख कल्याण यांचेकडील 
परिरक्षण 
भूमापक 


अटाळी 
यांचेकडून 
करून 
घेणेचे 
आहे 
. 


अमर ढोकले , कार्यालय अधीक्षक , 


उप संचालक , भूमि अभिलेख , 

कोंकण 
प्रदेश 
, 
मुंबई 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 


२७ 


२८ 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर / ४३२० / 
स -४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / 
प्र.क्र .०१ / २०२२ पुणे , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ४ ) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , ठाणे यांचेकडील पत्र क्र.न.भू. / गावठाण / मौजे- टिटवाळा / परिरक्षण प्रस्ताव / २०२२/२१७१ ठाणे , 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ना . भू . २ / गावठाण / अधिसूचना / २०२२/३६६४ . – महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म . राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस.व्ही . सी . आर -४३२० / स -४ / ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली 
गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म . राज्य ) , पुणे यांनी त्यांचेकडील 
परिपत्रक क्र.गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / प्र.क्र . ०१/२०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक , भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) 
यांना दिलेले आहेत . 


जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे- टिटवाळा हे १४५० मिळकतींचे गांव परिनिरिक्षणासाठी परिरक्षण 
भूमापक अटाळी यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा अटाळी मध्ये मौजे- टिटवाळा हे गांव नव्याने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , 
कल्याण यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतव्दारे मंजुरी देणेत 
येत आहे . तसेच सनद फी रुपये ३८,०४,८४८ वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २ सप्टेंबर २०२२ . 


जयंत निकम , 

उप संचालक , भूमि अभिलेख , 
कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


अ.क्र . 


१ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नांव 


२ 


ठाणे 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजने अंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 


8 

उप अधीक्षक कल्याण | भूमि अभिलेख 

कल्याण 


मुंबई , 

दिनांक २ सप्टेंबर २०२२ . 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( पुनर्रचनेपूर्वी ) 


सजा गावे 


५ 


६ 


अटाळी अटाळी 


माडा 

तिसगाव 


शहाड 

आंबिवली 


एकूण 


मिळकती 


७ 


२२ ९ ३ 


१००५ 


७६३० 


१६७५ 


६ ९ १ 


१३२ ९ ४ 


परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 

गावे मिळकती 


८ 


९ 


टिटवाळा १४५० 


पुनर्रचने नंतरची स्थिती 


सजा गावे मिळकती 


१० 


अटाळी | अटाळी 


१२ 


२२ ९ ३ 


माडा 

तिसगाव 

शहाड 

आंबिवली 

टिटवाळा १४५० 

एकूण 

१४७४४ 


१००५ 


७६३० 


१६७५ 


६ ९ १ 


PADA KADA JE MOZEMDES 


शेरा 


सदर सजाचे काम उप 

अधीक्षक भूमि अभिलेख 

कल्याण यांचेकडील परिरक्षण 


भूमापक अटाळी यांचेकडून करून घेणेचे आहे . 


अमर ढोकले , कार्यालय अधीक्षक , 


उप संचालक , भूमि अभिलेख , 

कोंकण 
प्रदेश 
, 
मुंबई 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 


२ ९ 


३० 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३ / प्र.क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर / ४३२० / 
स -४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / 
प्र.क्र .०१ / २०२२ पुणे , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ४ ) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , ठाणे यांचेकडील पत्र क्र.न.भू. / गावठाण / मौजे - वडवली / परिरक्षण प्रस्ताव / २०२२/२१७२ ठाणे , 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ना . भू . २ / गावठाण / अधिसूचना / २०२२/३६५८ . – महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र.एस. व्ही . सी . आर ४३२० / स -४ / ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली 
गावे परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म . राज्य ) , पुणे यांनी त्यांचेकडील 
परिपत्रक क्र.गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / प्र.क्र . ०१/२०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक , भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) 
यांना दिलेले आहेत . 


जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे - वडवली हे ८१६ मिळकतींचे गांव परिनिरिक्षणासाठी परिरक्षण 
भूमापक अटाळी यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा अटाळी मध्ये मौजे - वडवली हे गांव नव्याने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , 
कल्याण यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतव्दारे मंजुरी देणेत 
येत आहे . तसेच सनद फी रुपये ५० , १३,८५५ वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ . 


जयंत निकम , 

उप संचालक , भूमि अभिलेख , 
कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


अ.क्र 
. 
जिल्हा 
तालुका 


१ 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 

७ 


२ 


ठाणे 


३ 


मुंबई , 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ . 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजने अंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 


४ उप अधीक्षक कल्याण | भूमि अभिलेख 

कल्याण 


कार्यालयाचे नाव 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने ( पुनर्रचनेपूर्वी ) 

घ्यावयाचे गाव 


सजा ५ 

अटाळी 


गावे मिळकती गावे मिळकती ७ ८ 

६ 

९ 


अटाळी 


माडा 

तिसगाव 

शहाड 

आंबिवली 

टिटवाळा 


एकूण 


२२ ९ ३ 


१००५ 

७६३० 

१६७५ 

६ ९ १ 

१४५० 


१४७४४ 


पुनर्रचने नंतरची स्थिती 


सजा 


वडवली ८१६ अटाळी 


गावे 

११ 


अटाळी 


माडा 

तिसगाव 

शहाड 

आंबिवली 


मिळकती 

१२ 


२२ ९ ३ 


१००५ 

७६३० 

१६७५ 


६ ९ १ 

टिटवाळा १४५० 

वडवली ८१६ 

एकूण 

१५५६० 


शेरा 


सदर सजाचे काम उप 

अधीक्षक भूमि अभिलेख कल्याण यांचेकडील 
परिरक्षण 
भूमापक 


अटाळी 
यांचेकडून 
करून घेणेचे आहे . 


अमर ढोकले , कार्यालय अधीक्षक , 


उप संचालक , भूमि अभिलेख , 

कोंकण 
प्रदेश 
, 
मुंबई 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 


1 


३२ 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर / ४३२० / 
स -४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / 
प्र.क्र .०१ / २०२२ पुणे , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ४ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांचेकडील पत्र क्र.न.भू. / गावठाण / मौजे - ग.बं.पाथली / परिरक्षण प्रस्ताव / २०२२/२१७३ 
ठाणे , दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ना . भू . २ / गावठाण / अधिसूचना / २०२२ / ३६६५.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस.व्ही.सी.आर -४३२० / स -४ / ९ ४ , दिनांक 
२२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपरिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणासाठी 
घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांनी त्यांचेकडील परिपत्रक क्र.गावठाण / 
परिपत्रक / का.वि .६०७ / प्र.क्र .०१ / २०२२ दिनांक १० जानेवारी २०२२ , अन्वये उप संचालक , भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) यांना दिलेले आहेत . 

जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे - ग.बं . पाथर्ली हे १४३ मिळकतींचे गांव परिनिरिक्षणासाठी परिरक्षण 
भूमापक डोंबिवली क्र . १ यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा मौजे - डोंबिवली क्र . १ मध्ये मौजे - ग.बं . पाथर्ली हे गांव नव्याने उप अधीक्षक भूमि 
अभिलेख , कल्याण यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे 
मंजुरी देणेत येत आहे . तसेच सनद फी रुपये ५ , ९ १ , १३८ वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची 
आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ . 


जयंत निकम , 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , 
कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – ५ 


अ.क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे नांव 


१ 


१ 


२ 


३ 

४ 


५ 


२ 


ठाणे 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजने अंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 


४ 

उप अधीक्षक 

कल्याण | भूमि अभिलेख 

कल्याण 


मुंबई , 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ . 


३ 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) 

घ्यावयाचे गाव 


सजा ५ 


डोंबिवली क्र . १ 


गावे ६ 


ठाकुर्ली 

चोळे 

ग.बं. पाथर्ली 

पैकी 

गांवदेवी 


एकण 


मिळकती ७ 


७८१५ 


७८१५ 


गावे 

C 


ग.ब.पाथर्ली 

पैकी 


मिळकती 

९ 


१४३ 


पुनर्रचने नंतरची स्थिती 

गावे ११ 


सजा 

१० 


डोंबिवली 

क्र . १ 


ठाकुर्ली 

चोळे ग.बं.पाथल 


पैकी 

गांवदेवी 

ग.ब.पाथर्ली पैकी 

एकण 


मिळकती 

१२ 


७८१५ 


१४३ 

७ ९ ५८ 


शेरा 


सदर सजाचे काम 

उप 
अधीक्षक 
भूमि 
अभिलेख कल्याण 

यांचेकडील परिरक्षण 

भूमापक डोंबिवली क्र .१ यांचेकडून करून 
घेणेचे आहे . 


अमर ढोकले , कार्यालय अधीक्षक , 


उप संचालक , भूमि अभिलेख , 

कोंकण 
प्रदेश , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 


w 


३४ 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर / ४३२० / 
स -४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / 
प्र.क्र .०१ / २०२२ पुणे , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ४ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांचेकडील पत्र क्र.न.भू. / गावठाण / मौजे - शिवाजीनगर / परिरक्षण प्रस्ताव / २०२२ / २१६७ 
ठाणे दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ना . भू . २ / गावठाण / अधिसूचना / २०२२ / ३६६० . महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर -४३२० / स -४ / ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपरिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे 
परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांनी त्यांचेकडील 
परिपत्रक क्र.गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / प्र.क्र . ०१ / २०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक , भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) 
यांना दिलेले आहेत . 


जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे - शिवाजीनगर हे ४७७ मिळकतींचे गांव परिनिरिक्षणासाठी 
परिरक्षण भूमापक डोंबिवली क्र . २ यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा मौजे - डोंबिवली क्र . १ मध्ये मौजे- शिवाजीनगर हे गांव नव्याने उप अधीक्षक , भूमि 
अभिलेख , कल्याण यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतव्दारे 
मंजुरी देणेत येत आहे . तसेच सनद फी रुपये ३७,५१,७८ ९ वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ पासून 
होणेची आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ . 


जयंत निकम , 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , 
कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ५ अ 


अ.क्र . 


१ 


१ 


२ 

३ 

४ 

५ 

६ 


जिल्हा तालुका कार्यालयाचे नांव 


२ 


ठाणे 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजने अंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 


४ 

उप अधीक्षक कल्याण | भूमि अभिलेख 

कल्याण 


मुंबई , 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ . 


३ 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( पुनर्रचनेपूर्वी ) 


सजा ५ 


डोंबिवली क्र .२ 


गावे 

६ 


ठाकुर्ली 

चोळे 

ग.बं. पाथर्ली 


कचोरे 

जनी 

डोंबिवली 

नवागाव 


एकूण 


मिळकती ७ 


८६५० 


८६५० 


परिरक्षणास नव्याने 
घ्यावयाचे गाव 


गावे मिळकती 
८ 

६ 


शिवाजीनगर ४७७ 


पुनर्रचने नंतरची स्थिती 

गावे 


सजा 

१० 


डोंबिवली क्र . २ 


मिळकती 

१२ 


ठाकुर्ली 

चोळे 

ग.ब.पाथर्ली ८६५० 

कचोरे 


जनी डोंबिवली 

नवागाव 

शिवाजीनगर 

एकण 


४७७ 

९ १२७ 


शरा 


सदर सजाचे काम उप अधीक्षक भूमि 
अभिलेख कल्याण 

यांचेकडील परिरक्षण 


भूमापक डोंबिवली 
क्र 
. 
२ 
यांचेकडून करून घेणेचे आहे . 


अमर ढोकले , कार्यालय अधीक्षक , 


उप संचालक , भूमि अभिलेख , 

कोंकण 
प्रदेश , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 


३५ 


३६ 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश मुंबई , यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . आस्थापना १० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर / ४३२० / 
स -४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / 
प्र.क्र .०१ / २०२२ पुणे , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ४ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांचेकडील पत्र क्र.न.भू. / गावठाण / मौजे - कांचनगाव / परिरक्षण प्रस्ताव / २०२२ / २१६ ९ 
ठाणे दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ना . भू . २ / गावठाण / अधिसूचना / २०२२ / ३६५ ९ . – महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर -४३२० / स -४ / ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपरिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे 
परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांनी त्यांचेकडील 
परिपत्रक क्र.गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / प्र.क्र . ०१ / २०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक , भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) 
यांना दिलेले आहेत . 


जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे- कांचनगाव हे ४५६ मिळकतींचे गांव परिनिरिक्षणासाठी परिरक्षण 
भूमापक आजदे गोळवली यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा आजदे गोळवली मध्ये मौजे- कांचनगाव हे गांव नव्याने उप अधीक्षक भूमि 
अभिलेख , कल्याण यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे 
मंजुरी देणेत येत आहे . तसेच सनद फी रुपये १७,३२,८६० वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची 
आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ . 


जयंत निकम , 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , 
कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


अ.क़. जिल्हा | तालुका | कार्यालयाचे नांद 


६ 


६ 


३ ४ 


२ 


ठाणे 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजने अंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 


४ 

उप अधीक्षक 

कल्याण | भूमि अभिलेख 

कल्याण 


मुंबई , 

दिनांक २२ 
सप्टेंबर 
२०२२ . 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) 

घ्यावयाचे गाव 


सजा ५ 


गावे ६ 


आजदे आजदे गोळवली गोळवली 


चोळे 

नेतिवली 


एकूण 


मिळकती 


७६११ 


७६११ 


गाव मिळकती 

८ 

६ 


काचनगांव ४५६ 


पुनर्रचने नंतरची स्थिती 


सजा 


आजदे 

गोळवली 


गावे 


आजदे 

गोळवली 


मिळकती 


७६११ 


चोळे 
नेतिवली 

कांचनगाव ४५६ 

एकूण 

८०६७ 


शरा 


१३ 

सदर सजाचे काम उप 

अधीक्षक भूमि अभिलेख कल्याण यांचेकडील परिरक्षण भूमापक आजदे 
गोळवली 
यांचेकडून 
करून 
घेणेचे आहे . 


अमर ढोकले , 
कार्यालय अधीक्षक , 


उप संचालक , भूमि अभिलेख , 
कोंकण 
प्रदेश 
, 
मुंबई 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 


३७ 


३८ 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोंकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र . / आस्थापना १० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल- १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
( २ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर / ४३२० / 
स -४ / ९ ४ , दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्र . गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / 
प्र.क्र .०१ / २०२२ पुणे , दिनांक १० जानेवारी २०२२ . 


( ४ ) जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांचेकडील पत्र क्र.न.भू. / गावठाण / मौजे - वाडेघर / परिरक्षण प्रस्ताव / २०२२/२१६८ ठाणे 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक ना . भू . २ / गावठाण / अधिसूचना / २०२२ / ३६६६.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही . सी . आर -४३२० / स -४ / ९ ४ , 
दिनांक २२ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपरिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे 
परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजूरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) , पुणे यांनी त्यांचेकडील 
परिपत्रक क्र.गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / प्र.क्र . ०१ / २०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक , भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) 
यांना दिलेले आहेत . 


जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये मौजे - वाडेघर हे १०४५ मिळकतींचे गांव परिनिरिक्षणासाठी परिरक्षण 
भूमापक कल्याण यांचेकडील सजामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा कल्याण मध्ये मौजे - वाडेघर हे गांव नव्याने उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , 
कल्याण यांचे कार्यक्षेत्रामधील नगर भूमापन हद्दीमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत 
येत आहे . तसेच सनद फी रुपये ५२,८७,८ ९ ८ वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ पासून होणेची आहे . 


मुंबई , 

दिनांक २२ सप्टेंबर २०२२ . 


जयंत निकम , 

उप संचालक ,, भूमि अभिलेख , 
कोंकण प्रदेश , मुंबई . 


अ.क्र 
. 
| 
जिल्ला 
स 

१ 

+ 

ठाण 


२ 


३ 


M2015 


४ 


५ 


६ 


dan “ l ¢ ¥ ? " _ tokes #vipper 


3 कल्याण 


मुंबई , 

दिनांक २२ 
सप्टेंबर 
२०२२ . 


परिशिष्ट 

नगर भूमापन योजने अंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 

गाहे 

सध्या परिक्षणासाठी उपलब्ध 
सभी 

पिरिरक्षणारा भत्र्याने सादे मिळकती 

" ZMONAVIYAT TULISA 

मिळकती ७ 

६ 

८ 

वाडेघर १०४५ 


कार्यालयाचे नांव 

४ उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 


कल्याण 


कल्याण 

चिकणघर गंधारे गौरीपाडा बारावे कोलीवली 


एकूण 


९ २८३ 


९ २८३ 


is a town to the factory be 

पुनरचन वतस्वी 

गावे 

०० 


सजा 

१० 

कल्याण 


कल्याण 

चिकणघर गधार गौरीपाडा 

बारावे 

कोलीवली 

वाडेघर 

एकण 


- निय 


३२८३ 


१०४५ 

१०३२८ 


शेरा 


सदर सजाचे कान 

उप 
अधीक्षक 
भूमि 
अभिलेख कल्याण 

यांचेकडील परिरक्षण 


ang ma 


भमापक कल्याण 

यांचेकडून 
करून 
घेणेचे 
आहे 
. 


अमर ढोकले , 
कार्यालय अधीक्षक , 


उप संचालक , भूमि अभिलेख , 
कोंकण 
प्रदेश 
, 
मुंबई 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 


४० 


क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / दि कल्याण जनता बँक / का.क .१५६ / २०२२ / १६ ९६.- मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी 
संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्त कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि . कल्याण , जि . ठाणे ( मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक ) या बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या प्रस्ताव 
दिनांक २४ मे , २०२१ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी , सदर बँकेने बहुराज्यीय सहकारी 
बँकेत रुपांतरीत होणेपुर्वी वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी , उक्त बँकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व 
कलम ९ १ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकाऱ्यामार्फत 
अंमलबजावणी करणेसाठी , कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस 
अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

वाचा : ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ 


२ 

३ 


४ 


१ श्री . विजय विश्वनाथ गायकवाड 

श्री . प्रकाश शंकर रानडे 

श्री . केशव बाळकृष्ण पाध्ये 

श्री . रामसिंग माधव पाटील 


५ 

६ 

७ 


( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि . यांचे पत्र क्र . एच ओ / लेट / रिकव्हरी / 
विविजी / ४ ९ / १४११ , दिनांक २५ जून २०२२ या कार्यालयांस प्राप्त दिनांक ४ जुलै २०२२ . 

आदेश 


८ 


वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . मंदार गुरूनाथ लोंबर 

श्री . दीपक मारूतीराव साळुंखे 

श्री . संदीप शिवाजी जाधव 

श्री . देवव्रत कृष्णाजी मोटे 


हुद्दा 
( ३ ) 


सहायक सरव्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 

सहायक व्यवस्थापक 
सहायक व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 
उप व्यवस्थापक 

मुख्य प्रबंधक 

सहायक व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 
( ४ ) 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 
( ५ ) 


संपूर्ण महाराष्ट्र 

संपूर्ण महाराष्ट्र 

ठाणे , मुंबई , पालघर 

ठाणे , मुंबई , पालघर 

पुणे , सातारा , कोल्हापूर 

पुणे , सातारा , कोल्हापूर 

पुणे , सातारा , कोल्हापूर 

पुणे , सातारा , कोल्हापूर 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि कल्याण जनता सहकारी बँक लि . कल्याण , जि . ठाणे ( मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक ) 
ही बँक बहुराज्यीय बँकेत रुपांतरीत होण्यापुर्वी उक्त बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर 
अधिकारांचा वापर करता येणार नाही . 


( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरीता असतील . अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकाराचा वापर करता येणार नाही . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस ( अपसेट प्राईस ) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम 
करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / अपसेट प्राईस व विक्री कायम / २०१५/८७० , दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अनुसार 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांची मान्यता घ्यावी . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किंमतीस 
( अपसेट प्राईस ) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
४१ 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात ' अ -३ ' ' अ -४ ' 
व ' ब ' कर्ज वसुलीची माहिती “ जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे ” यांचे कार्यालयास सादर करावी . 


( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा , वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही या 
कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेला नमुना ‘ अ -१ ’ , ‘ अ -२ ’ , ‘ अ -३ ’ , ‘ अ -४ ' मध्ये ठेवण्यात यावी . 


( ८ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बॅसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक लि . विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


( ९ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


66 

66 

" " 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


66 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि कल्याण जनता सहकारी बँक 
लि.कल्याण , जि . ठाणे ( मल्टीस्टेट शेडयुल्ड बँक ) " असा फलक लावता येवू शकेल . 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


( १३ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १४ ) एका वसुली अधिकाऱ्याकडे १०० पेक्षा जास्त वसुली प्रकरणे देण्यात येऊ नयेत . 

( १५ ) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिकाराचे नूतनीकरण करणेसाठीचा 
प्रस्ताव , नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जुलै २०२२ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आ 


भाग एक ( को . वि.पु. ) – ६ 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


४२ 


क्रमांक जिउनि / कृषिपत / दापोली अर्बन . / का.क. १५६ / अधिप्रदान / ८३७२ / २०२२ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये प्रदत्त शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . सोपान शिंदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी या आदेशान्वये दापोली अर्बन 
को.ऑप.बँक लि.दापोजी ता . दापोली , जि . रत्नागिरी , या संस्थेच्या खालील अधिकारी / कर्मचा - यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अंतर्गत वसुल प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीकरीता प्रदान 
करीत आहे : 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
आदेश 


३ 

४ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


( २ ) 

श्री . संभाजी महादेव थोरात 

श्री . रमेश रामचंद्र कडू 

श्री . चंद्रशेखर जयंत शेठ 


श्री . प्रसाद विष्णू लागू 

श्री . राजेंद्र नारायण मंडपे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( ३ ) 


श्री . अजय दत्ताराम पवार 
श्री . सिद्धेश नारायण राक्षीकर 
श्री . प्रसाद कृष्णाजी परांजपे 

श्री . आत्माराम कानू चोगले 


विशेष वसुली विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली विक्री अधिकारी 

विशेष वसुली विक्री अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ४ ) 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

रत्नागिरी जिल्हा 

रत्नागिरी जिल्हा 

रत्नागिरी जिल्हा 

रत्नागिरी जिल्हा 

रत्नागिरी जिल्हा 

रत्नागिरी जिल्हा 

रत्नागिरी जिल्हा 

रत्नागिरी जिल्हा 

रत्नागिरी जिल्हा 

रत्नागिरी जिल्हा 


५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० श्री . श्याम महादेव यादव 

अटी. 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ / ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


२ . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ ” अ -४ व “ ब ” कर्ज वसूलीची माहिती या कार्यालयास 
सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज ( लागू असल्यास ) रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा , वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर 
स्वतंत्र नोंदवही नमुना “ अ -१ ” , “ अ ” -२ , “ अ -३ ” , “ अ ” -४ मध्ये ठेवण्यात यावी . 

66 

66 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


७ . 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


66 

९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा सिव्हील कोर्ट “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांचा नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र मह . संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे यम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


४३ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी दापोली अर्बन को . ऑप . बँक लि . , दापोली 
ता . दापोली , जि . रत्नागिरी ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपत करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थपनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसर वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज / आदेशिका खर्च रक्कम याशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


१३. संस्थेच्या वसुली अधिकाऱ्यांने केलेल्या वसुली कामकाजाबाबत संस्थेचे संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा 
घेऊन वेळोवेळी या कार्यालयास अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे . 


१४. संस्थेने आकारणी केलेल्या आदेशिकेच्या खर्चाची ( Cost of Process ) रक्कमेची तसेच शिल्लक आदेशिकेच्या खर्चाच्या 
( Cost of Process ) रक्कमेची माहिती बरोबर असल्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व संस्थेचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांची राहील . 


१५. वरील अटी शर्तीचे संबंधित संस्था व वसुली अधिकारी यांनी पालन न केलेस वसुली अधिकारी यांचे अधिकार रद्द करणेचे अधिकार 
या कार्यालयास राहतील . 


रत्नागिरी , 

दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ६ अ 


डॉ . सोपान शिंदे , 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , रायगड - अलिबाग . 


४४ 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

- 


क्रमांक बी -२ / ५५४३ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . वरील संदर्भ क्र . २ चे आदेशान्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवणेत आला होता . 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्रीम . आर . एम . सातव , 

दिवाणी न्यायाधीश , 

व स्तर , रत्नागिरी . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
आदेश 


रत्नागिरी , 

दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ . 


शिल्लक 

अर्जित / 

परिवर्तीत 


रजा 

( ३ ) 


२३७ दिवस 

परिवर्तीत 

रजा . 


अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 

मागितलेचा 

दिनांक 

( ४ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 


दिनांक १८ सप्टेंबर २०२२ 

ते दिनांक १ ९ सप्टेंबर 
२०२२ दोन दिवस 

परिवर्तीत रजा . 


सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


श्री . एन . एन . पाटील , 

सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व स्तर व अति . 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक बी -२ / ५३०० / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा , सुट्ट्या उपभोगण्याचा व मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक 
अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्री . रा . म . चौत्रे , 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


शिल्लक 

अर्जित / 

परिवर्तीत 


रजा 

( ३ ) 


रत्नागिरी , 

दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ . 


१७६ 

अर्जित 

रजा . 


अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 

मागितलेचा 

दिनांक 
( ४ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 
सोडणेचा कालावधी 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 

दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ , 
दिनांक १० सप्टेंबर २०२२ , 
व दिनांक ११ सप्टेंबर २०२२ 
रोजीच्या सुट्ट्या . 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ 
८ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ 
ते दिनांक १५ सप्टेंबर 
२०२२ पर्यंतची चार 
दिवस अर्जित रजा . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


४५ 


प्रभारी 


श्री . एन . एन . पाटील , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व स्तर व अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी यांचेकडे 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन 


* तसेच दिनांक ९ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत पदभार 
श्री . एन . जी . गोसावी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी यांचेकडे राहील . 


वेळेनंतरपर्यंत तसेच 

दिनांक १२ सप्टेंबर 

२०२२ रोजीचे 

कार्यालयीन 

वेळेपूर्वीपासून ते 

दिनांक १६ सप्टेंबर 

२०२२ रोजीचे 

कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत पद्भार 
ठेवणेत आलेला आहे . * 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

- 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
आदेश 

- 

क्रमांक आस्था , बी -२ / ५३१० / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच संदर्भ क्र . २ अन्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवणेत आला होता . 


४६ 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्रीम . एस . एस . वनकोरे , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग - १ , 
रत्नागिरी . 


शिल्लक 
अर्जित / 

परिवर्तीत 


रजा 

( ३ ) 


रत्नागिरी , 

दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ . 


१४ ९ दिवस 

परिवर्तीत 

रजा . 


अर्जित रजा / 
परिवर्तीत रजा 


मागितलेचा 

दिनांक 

( ४ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 


दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ 

ते दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०२२ दोन दिवस 
परिवर्तीत रजा . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 


* तसेच श्री . एम . आर . सातव हे दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून बाल न्यायमंडळ , रत्नागिरी यांचेकडील काम 
संपवून येईपर्यंतचा त्यांचा व श्रीम . एस . एस . वनकोरे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , रत्नागिरी या न्यायालयाचा 
पदभार श्रीम . पी . एस . गोवेकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , रत्नागिरी यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 


श्री . एम . आर . सातव , 

सह दिवाणी न्यायाधीश 

( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , 
रत्नागिरी तसेच 

प्रधान न्यायदंडाधिकारी 

बाल न्यायमंडळ 

रत्नागिरी यांचे 

पदासह ठेवणेत येत आहे . 

* 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


प्रभारी 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
४७ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

जिल्हा न्यायालय , रत्नागिरी म.जा.क्र . आस्था . ब . २/५१४२ सन २०२२ , दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ अन्वये केलेला 
आदेश . 


संदर्भ : 


१ . 


२. श्रीमती एस . एस . वनकोरे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , रत्नागिरी यांचा 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या ३ दिवस अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचा अर्ज . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक आस्था . ब . २/५२७७ / सन २०२२ – वरील संदर्भ क्र . १ च्या आदेशाने करण्यात आलेला न्यायीक अधिकारी यांचा अर्जित रजेचा 
अर्ज मंजूर करणेत आलेला होता , त्यामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे . 


तरी श्रीमती एस . एस . वनकोरे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , रत्नागिरी यांचा दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ 
ते दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ रोजीचा एकूण ६ दिवसांचा अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत आलेला होता . 


श्रीमती एस . एस . बनकोरे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १ , रत्नागिरी यांनी संदर्भ क्र . २ नूसार दिलेल्या 
अर्जान्वये दिनांक ४ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक ६ सप्टेंबर २०२२ रोजीचा ३ दिवसांची अर्जित रजा रद्द करणेत येत आहे . 
सदर आदेशाची समज संबंधित न्यायीक अधिकारी यांनी घ्यावयाची आहे . 


रत्नागिरी , 

दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ . 


( सही ) 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 
Office Order 

No. Admn./2404/2022.- Smt . K. K. Patil , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla , is granted 
Earned leave for 1 day on 26th September 2022 . 

No locum tenens is necessary . 


४८ 


On return from leave Smt . K. K. Patil , is reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla . 
Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . K. K. Patil , would 
have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla had she not 
proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and 
J.M.F.C. , Vengurla shall remain with Shri . D. Y. Rayrikar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Vengurla . 


The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla is directed to hand over the charge of her 
Court to the Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla . The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Vengurla , is directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 

Dated 26th September 2022 . 


S. V. HANDE , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०- १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
४ ९ 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 

Order 


No. Admn./2372/2022.- Shri D. B. Mhalatkar , Secretary , District Legal Services Authority , 
Sindhudurg is granted earned leave for 9 days from 26th September 2022 to 4th October 2022 
with permission to suffix holiday on 5th October 2022 and to leave headquarters from 26th 
September 2022 to 5th October 2022 . 

No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri D. B. Mhalatkar , is re - posted as Secretary , District Legal Services 
Authority , Sindhudurg . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Shri . D. B. Mhalatkar , 
would have been continued to an officiate as Secretary , District Legal Services Authority , 
Sindhudurg had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid period Shri D. B. Mhalatkar , Secretary , District Legal Services 
Authority , Sindhudurg , the charge of the Office of the Secretary , District Legal Services Authority , 
Sindhudurg shall remain with Smt . A. B. Kurane , Civil Judge ( S.D. ) , Sindhudurg . 


The Secretary , District Legal Services Authority , Sindhurdurg is directed to submit joining 
report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 
Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 

Dated 22nd September 2022 . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ७ 


S. V. HANDE , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 

Order 


No. Admn./2266/2022.- Smt . R.R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi , is 
granted earned leave for 5 days from 12th September 2022 to 16th September 2022 with permission 
to prefix holidays on 9th September 2022 to 11th September 2022 and permission to leave 
headquarters from 8th September 2022 A.O.H. to 17th September 2022 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . On return from leave Smt . R. R. Bedagkar , is re - posted as 
Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . R. R. Bedagkar , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi had she 
not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and 
J.M.F.C. , Sawantwadi , from 8th September 2022 A.O.H. to 12th September 2022 B.O.H. shall 
remain with Smt . D. B. Sutar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi and from 12th 
September 2022 O.H. to 17th September 2022 B.O.H. shall remain with Smt . A. J. Bachulkar , 
Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Kudal . 


The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to hand over the charge of her 
Court to the Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 


The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to submit joining report to this 
office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 
Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 

Dated 8th September 2022 . 


S. V. HANDE , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०- १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
५१ 

BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 

Order 

No. Admn./2318/2022.- Smt . K. K. Patil , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla , is granted 
Earned leave for 1 day on 19th September 2022 with permission to prefix holiday on 18th 
September 2022 and permission to leave Head Quarters from 17th September 2022 A.O.H. to 
20th September 2022 B.O.H. 

No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt . K. K. Patil , is reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla . 
Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . K. K. Patil , would 
have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla had she not 
proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and 
J.M.F.C. , Vengurla shall remain with Shri . D. Y. Rayrikar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Vengurla . 


The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla is directed to hand over the charge of her 
Court to the Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Vengurla . The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Vengurla , directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 

Dated 16th September 2022 . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ७ अ 


S. V. HANDE , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. ४ ९ ८८ / २२ – श्रीमती एस . आर . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांचा दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ 

- 

व दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्याची व्यवस्थेची आवश्यकता नाही 


- 


> 

श्रीमती एस . आर . पाटील यांचा रजा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यांत येत आहे . 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ . 


महाराष्ट्र 

नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ सुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . आर . पाटील , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्रीमती एस . आर . पाटील , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्यांच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे होता . 


रायगड- अलिबाग , 

दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड- अलिबाग , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. ४ ९९ १ / २२ . – श्रीमती एस . डी . सोनी , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , अलिबाग यांची दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक 
२ ९ सप्टेंबर २०२२ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या का.वे. नं . पासून ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या 
का.वे. पुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्याची व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . डी . सोनी , यांचा रजा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , अलिबाग म्हणुन पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत 

आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . डी . सोनी , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती एस . डी . सोनी , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्यांच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
५३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड अलिबाग यांजकडून 


अधिसूचना 

क्रमांक रा.अ. ५०३० / २०२२.- श्री . अ . अ . पांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक १७ सप्टेंबर २०२२ रोजीची 
एक दिवसाची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्याची व्यवस्थेची आवश्यकता नाही 

श्री . ओ . ओ . पांडे , यांचा रजा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणुन पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत 
आहे . 


- 


- 


रायगड - अलिबाग , 

दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ओ . ओ . पांडे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . ओ . ओ . पांडे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एस . सोनवलकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे होता . 


श्रीमती एस . एस . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

- 

, 


पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई विरार यांजकडून 

- 

मनाई आदेश 

क्रमांक वि.शा / टे -१३ / मनाई आदेश / २०२२-७३५९ . - ज्याअर्थी मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय 
पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक ९ 
ऑक्टोबर , २०२२ रोजी ईद - ए - मिलाद व कोजागिरी पौर्णिमा या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते . 


ज्याअर्थी मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो.आ.वा. / अधि.प्रदान / आदेश / ३० / 
२०२० दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) चे 
वापरावयाचे अधिकार आम्हांस प्रदान करण्यात आले आहेत . 


मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
अचोळे , वालीव , पेल्हार , नालासोपारा , तुळींज , विरार , अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १६ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित राहावी , समाजकंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

व 


त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी विजयकांत सागर पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 


१ . 

शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे . 
दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 

२ . 

३. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


6 
. 


५ . 


६ . 

सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 


७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागु राहणार नाही . 

66 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 

" " 

प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . ' 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागु राहणार नाहीत . - 

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

३. सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 


6 
. 


व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजवणे . 


५ . 


६ . 


सदर मनाई आदेश दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे ०२.०० वाजेपासून ते दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्या . ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 


५५ 


आदेश 

( फौजदारी प्रकिया दंड संहिता , १ ९ ७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत ) 

क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) / ड्रोन / १४४ / ( १० ) / २०२२ . – ज्याअर्थी , दहशतवादी / राष्ट्रविरोधी घटक ड्रोन , रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो - लाइट एअरक्राफ्ट 
पॅराग्लायडरचा वापर करून त्यांच्या हल्ल्यांमध्ये आणि त्याद्वारे व्हीव्हीआयपींना लक्ष्य करू शकतात , मोठ्याप्रमाणावर सार्वजनिक जीवन धोक्यात 
आणू शकतात , सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करू शकतात आणि बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था बिघडवू शकतात . 


२. त्याअर्थी अशा ड्रोन , रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो - लाइट एअरक्राफ्ट , पॅराग्लायडरद्वारे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस 
आयुक्तालयात अशा घटकांच्या कारवाया , ज्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक आणि सक्रिय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . 


३ . 

म्हणून मी , संजय लाटकर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई आणि कार्यकारी दंडाधिकारी मला फौजदारी दंड प्रक्रिया 
संहिता , १ ९ ७३ ( १ ९ ७४ चा कायदा II ) च्या कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांद्वारे , ड्रोन , रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रो - लाइट एअरक्राफ्ट , हॉट 
एअर बलून , खाजगी हेलिकॉप्टर पॅराग्लायडर्स , पॅरा मोटर्स , हँग ग्लायडर्स इत्यादीच्या उड्डाण क्रियांना बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात 
प्रतिबंध करण्याचे आदेश पुढील ३० दिवसांसाठी म्हणजे १३ ऑक्टोबर २०२२ ते ११ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत देत आहे . मुंबई पोलिसांकडून हवाई पाळत 
ठेवणे किंवा पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई यांच्या लेखी विशिष्ट परवानगीने करण्यात येणारी कारवाई अपवाद राहील . 


४ 
. 

हा आदेश दि . १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी रात्रौ ००.०१ पासून दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत त्यापूर्वी मागे 
घेतल्याशिवाय लागू राहील . 

५ . 

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता , १८६० च्या कलम १८८ अन्वये दंडनीय असेल . 


६. सर्व संबंधितांना वैयक्तिकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे , याद्वारे एकतर्फी आदेश पारित करण्यात आला आहे . 
लोकांच्या माहितीसाठी प्रसार माध्यमाद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे , सर्व स . पो . आ . , सर्व पो.उ. आ . महानगरपालिका वॉर्ड ऑफिस , तहसील 
ऑफिसच्या नोटिस बोर्डवर प्रती चिकटवून प्रकाशित केले जाईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिला आहे 


संजय लाटकर , 

पोलीस उप आयुक्त , ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , बृहन्मुंबई . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 

( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 

No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( 10 ) /2022.— WHEREAS , it is likely that terrorist / anti - national elements 
might make use of drones , remote controlled micro - light aircrafts , para - gliders in their attacks 
and thereby target VVIPs , endangering the life of public at large , destroy public property and 
cause disturbance to law and order in the Brihanmumbai Police Commissionerate area ; 


2. WHEREAS it has become necessary that certain restrictions should be put on the 
activities of such elements across the Brihan Mumbai Police Commissionerate to prevent probable 
sabotages through such drones , remote controlled micro - light aircrafts , para - gliders , for which 
some preventive and proactive measures needed be taken to prevent the same ; 


3. THEREFORE , I , Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
Brihanmumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of 
the Criminal Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that no flying activities of 
drone , remote controlled micro - light aircrafts , para - gliders , Para Motors , Hang gliders , Hot air 
balloons , Private Helicopters , etc. shall be allowed in the jurisdiction of Brihanmumbai Police 
Commissionerate for the period of next 30 Days , i.e. from 13th October 2022 to 11th November 
2022 except for aerial surveillance by Mumbai Police or by specific permission in writing by 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihanmumbai . 


4. This order shall remain in force with effect 00.01 hrs . of 13th October 2022 till 24.00 hrs . 
of 11th November 2022 unless withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward Offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward Offices . 

Given under my hand and seal on the 7th day of the October , 2022 . 


SANJAY LATKAR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , and 
Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 


आदेश 

क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) / ( २ ) /ए.पी./३७ ( ३ ) / १० / २०२२. – ज्याअर्थी , विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे , शांतता व 
सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता आहे आणि मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे नुकसान यास गंभीर धोका आहे . 


५७ 


त्याअर्थी , पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील भागात सार्वजनिक शांतता बिघडवणे आणि मानवी जीवितास धोका आणि 
मालमत्तेची हानी आणि कोणत्याही प्रकारची दंगल रोखण्यासाठी पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या हालचाली आणि बेकायदेशीर एकत्र येण्यावर प्रतिबंध 
घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे हिताचे मानले जाते . 


आता , म्हणून , मी संजय लाटकर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( १ ९ ५१ चा महा . 
अधिनियम XXII ) च्या कलम १० मधील पोट - कलम ( २ ) सहकलम ३७ मधील पोट - कलम ( ३ ) द्वारे मला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करताना , याद्वारे १६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ०० - ०१ तासांपासून सुरू होणाऱ्या आणि ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजी २४-०० वाजता संपणाऱ्या १५ 
दिवसांसाठी संपूर्ण बृहन्मुंबई शहरात खालील प्रतिबंध लागू करीत आहे : 

( १ ) पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध 

( २ ) कोणत्याही व्यक्तीची कोणतीही मिरवणूक आणि 

( ३ ) कोणत्याही मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर , वाद्ये , वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्याचा कोणताही वापर . 

आदेशात समाविष्ट असलेल्या मनाईसाठी खालीलप्रमाणे सूट देण्यात आली आहे : 

( अ ) सर्व प्रकारचे विवाह समारंभ इ . 

( ब ) अंत्यसंस्कार सभा आणि स्मशानभूमी / दफन स्थळांच्या मार्गावर मिरवणूक . 

( क ) कंपन्या , क्लब , सहकारी संस्था , इतर संस्था आणि संघटनांची कायदेशीर बैठका , 


( ड ) सामाजिक मेळावे आणि क्लब , सहकारी संस्था , इतर सोसायट्या आणि संघटना यांचे सामान्य व्यवहार करण्यासाठी त्यांची बैठक . 
( ई ) चित्रपटगृहे , नाटकगृहे किंवा सार्वजनिक करमणुकीच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याभोवती चित्रपट , नाटक किंवा कार्यक्रम पाहण्याच्या 
उद्देशाने संमेलने . 


( फ ) सरकारी किंवा निम - शासकीय कार्ये पार पाडण्यासाठी सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कायदे , न्यायालये आणि कार्यालयामध्ये 
किंवा त्याभोवती लोकांचे संमेलन . 


( ग ) शैक्षणिक उपक्रमांसाठी शाळा , महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा त्यांच्या आसपास संमेलने . 

( घ ) कारखाने , दुकाने , आणि आस्थापनांमध्ये सामान्य व्यापार , व्यवसाय आणि आवाहनासाठी संमेलने 

( ह ) अशा इतर संमेलने आणि मिरवणुका , ज्यांना विभागीय पोलीस उप आयुक्त , बृहन्मुंबई आणि त्यांचे पर्यवेक्षक अधिकारी यांनी परवानगी 

दिली आहे . 


वरील नमूद केलेल्या कालावधीनंतर जरी या आदेशाची मुदत संपली तरी , - 

( अ ) कोणताही तपास किंवा कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाऊ शकते , चालू ठेवली जाऊ शकते किंवा लागू केली जाऊ शकते . 
( ब ) या आदेशाच्या कोणत्याही उल्लंघनाच्या संदर्भात झालेला कोणताही दंड , शिक्षा , जप्ती हा आदेश कालबाह्य झाला नसल्याप्रमाणे लागू 
केली जाऊ शकते . 


मी पुढे असे निर्देश देतो की , हा आदेश बृहन्मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणे , न्यायालये , सरकारी कार्यालये यांच्या सुस्पष्ट भागांमध्ये त्याच्या प्रती 
चिकटवून आणि लाऊडस्पीकर किंवा मेगाफोनच्या माध्यमातून तसेच उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्वरूपात प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करून 
प्रकाशित केला जाईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिला आहे . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – ८ 


संजय लाटकर , 
पोलीस उप आयुक्त , ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , बृहन्मुंबई . 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 

Order 


9 

No. CP / XI / ( 6 ) / ( 13 ) /A.P./37 ( 3 ) / 10 ( 2 ) /2022.- WHEREAS , based on the information received from 
various sources , it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of 
public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties . On that 
account , it is considered expedient to issue prohibitory order for restricting movement and 
unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public 
tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or 
affray in the areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai . 


NOW THEREFORE , I , Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon me by sub - section ( 3 ) of section 37 read with 
sub - section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , do 
hereby prohibit , for the period commencing from 00.01 hours on 16th October 2022 and ending at 
24.00 hours on 30th October 2022 throughout the City of Brihan Mumbai : 


( i ) Any assembly of five or more persons 

( ii ) Any procession of any persons and 


( iii ) Any use of loudspeakers , amplifying instruments , musical band and bursting of crackers 
in any procession by the assembly . 


The prohibition contained in the order is exempted for : 

( a ) Marriage ceremony and matrimonial functions etc. 

( b ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places . 

( c ) Statutory meeting of companies , clubs , co - operative societies , other societies and 
associations . 


( d ) Social gathering and meeting of clubs , co - operative societies , other societies and 
associations to transact their normal business . 


( e ) Assemblies in or around Cinema houses , theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films , dramas or performances as the case may be . 


( f ) Assemblies in or around courts of law and offices of the Government and local bodies in 
discharge of Governmental or Semi - Governmental functions . 


( g ) Assemblies in or around schools , colleges and other educational institutions for 
academic activities . 


( h ) Assemblies in factories , shops , and establishments for normal trade , business and callings 
( i ) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers . 


Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
( b ) Any penalty , forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this 
Order may be imposed as if this order had not expired . 


I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by 
affixing copies thereof , in conspicuous part of Public Places , Courts , Govt . Offices and by 
proclaiming the same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media 
of whatever form available . 

Given under my hand and seal on the 11th day of the October , 2022 . 


SANJAY LATKAR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) and 
Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
५ ९ 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 

( १ ) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०२० / प्र.क्र .४ / का -८ , दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ . 
( २ ) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०२० / प्र.क्र .४ / का -८ , दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ . 
( ३ ) पोलीस आयुक्तालय ठाणे शहर जा.क्र . विशा / ग्रा.पं.नि. / मनाई आदेश / ०८ / २०२२ , दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ . 

आदेश 

[ फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये ] 

क्रमांक विशा / ग्रा.पं.नि. / मनाई आदेश / ०८ / २०२२ . – ज्याअर्थी वरील संदर्भीय अधिसूचनेनुसार राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य 
यांच्याकडून माहे जानेवारी २०२१ ते मे -२०२२ या कालावधीत मुदत संपलेल्या व जुन -२०२२ ते सप्टेंबर - २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या 
ग्रामपंचायतीच्या तसेच नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या ( सदस्यपदासह थेट सरपंच पदाच्या ) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा 
प्रत्यक्ष निवडणुक कार्यक्रम जाहिर करण्यात आलेला आहे . सदर निवडणूकीची आदर्श आचारसंहिता दिनांक १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी पासून लागू 
झालेली आहे . दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मतदान होणार असून , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया होणार आहे . 
जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणुकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा अंतिम दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी पर्यंत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक - २०२२ चे अनुषंगाने मतदान साहित्य वाटप व मतमोजणी केंद्रांवर शांतता व सुरक्षितता 
राखण्याच्या दृष्टीने सदर ठिकाणी योग्य तो प्रतिबंधात्मक आदेश लागु करणे क्रमप्राप्त वाटते . 


66 

त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थितीत मी , “ डॉ . सुधाकर पठारे " पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये त्यांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक 
CP / SB / ORDERS / 87 / 2022 , DATE 7th April 2022 अन्वये आम्हास प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयातील परिमंडळ -२ भिवंडी अंतर्गत भिवंडी शहर पो.स्टे . हद्दीतील माता व - हाळदेवी , मंगलभवन , कामतघर , भिवंडी , परिमंडळ - ३ 
कल्याण अंतर्गत महात्मा फुले पोलीस स्टशेन हद्दीतील पंचायत समिती सभागृह , पंचायत समिती कार्यालय , कल्याण पश्चिम तसेच परिमंडळ - ४ 
उल्हासनगर अंतर्गत अंबरनाथ पोलीस स्टेशन हद्दीतील तहसिलदार कार्यालय येथे पोलीस अधिक्षक , ठाणे ग्रामीण कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक 
निवडणूक - २०२२ चे अनुषंगाने मतदान साहित्य वाटप , मतमोजणी तसेच निवडून आलेल्या उमेदवारांचे प्रमाणपत्र वाटप होणार असल्याने या 
इमारतींच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात खालील व्यक्तीशिवाय अन्य व्यक्तींस प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत असलेबाबत आदेश 
पारित करीत आहे . 


( १ ) नियुक्त केलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी / निरीक्षक , ( २ ) मतमोजणी अधिकारी / कर्मचारी , ( ३ ) प्रत्येक उमेदवार त्यांचेसोबत एका वेळी 
एकच निवडणूक प्रतिनिधी , ( ४ ) निवडणुकीशी संबंधित कामावर असलेले इतर विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी . 


सदरचा आदेश भिवंडी , कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या कार्यक्षेत्रातील मतदान साहित्य वाटप 
व मतमोजणी केंद्र परिमंडळ - २ भिवंडी अंतर्गत भिवंडी शहर पो . स्टे हद्दीतील माता वऱ्हाळदेवी , मंगलभवन , कामतघर भिवंडी , परिमंडळ - ३ कल्याण 
अंतर्गत महात्मा फुले पोलीस स्टशेन हद्दीतील पंचायत समिती सभागृह , पंचायत समिती कार्यालय , कल्याण पश्चिम तसेच परिमंडळ -४ उल्हासनगर 
अंतर्गत अंबरनाथ पोलीस स्टेशन हद्दीतील तहसिलदार कार्यालय इमारतीच्या परिसरात दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ००.०१ पासून ते दिनांक २० 
ऑक्टोबर २०२२ रोजी २४.०० वाजे पर्यंत अथवा मतमोजणी प्रक्रिया संपुष्टात येईपर्यंत अंमलात राहील . 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल . 
सदरचा आदेश दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ८ अ 


डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , 

ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

- 

पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 

आदेश 

( फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत ) 

क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) /आ.कं./१४४/ ( ०१ ) / २०२२ . – ज्याअर्थी , अहवालानुसार असे निदर्शनास आले आहे की , दिनांक १६ ऑक्टोबर 
२०२२ ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ पासून बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात फ्लाइंग कंदील वापरणे , विक्री करणे आणि साठवणे यामुळे मानवी 
जीवन व सार्वजनिक शांतता व सुरक्षितता यांना गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो , असे निदर्शनास आले आहे . 


६० 


२. त्याअर्थी , बृहन्मुंबईच्या स्थलसिमेत फ्लाइंग कंदीलचा वापर , विक्री आणि साठवणूक यासारख्या क्रिया व फ्लाइंग कंदीलद्वारे असामाजिक 
घटकांच्या कारवाया रोखण्यासाठी त्वरीत कारवाई करणे आवश्यक आहे . 


३. त्यामुळे आता , मी , संजय लाटकर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , मला फौजदारी दंड प्रकिया 
संहिता , १ ९ ७३ ( १ ९ ७४ चा कायदा II ) च्या कलम १४४ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांद्वारे आदेश देतो की ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी म्हणजे 
१६ ऑक्टोबर २०२२ ते १४ नोव्हेंबर २०२२ , बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत अशा प्रकारच्या फ्लाइंग कंदीलचे कोणतेही उड्डाण 
क्रियाकलाप , वापर , विक्री आणि साठवणूक करण्यास परवानगी नाही . 

हा आदेश १६ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे ००.०१ पासून १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे २४.०० पर्यंत त्यापूर्वी मागे घेतल्याशिवाय , अंमलात 


राहील . 


४ . 


५ . 

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहिता , १८६० च्या कलम १८८ अन्वये दंडनीय असेल . 

६. सर्व संबंधितांना वैयक्तिकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे , याद्वारे हा आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे . 
जनतेच्या माहितीसाठी प्रेसद्वारे आणि सर्व पोलीस ठाणे , विभागीय स.पो. आ . , विभागीय पो.उ. आ . , महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना 
फलकांवर आणि तहसील आणि वॉर्ड कार्यालयात प्रती चिकटवून ते प्रसिद्ध केले जातील . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ११ ऑक्टोबर , २०२२ रोजी दिला आहे . 


संजय लाटकर , 
पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , बृहन्मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०- १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
६१ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 

( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 

No. CP / XI ( 6 ) /F.L ./ ( 1 ) 144 / 2022.— WHERESAS reports have been received that due to the 
situation prevailing in the areas under the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it 
is noticed that use , sale and storage of Flying Lanterns during i.e. dated 16th October 2022 to 
14th November 2022 in Brihanmumbai Police Commissionerate Area may cause grave danger to 
human life , safety and injury to public property on that account . 


2. AND WHEREAS it is necessary that some checks should be put on Flying Lanterns 
activities like it's use , sale and storage in the Brihan Mumbai Police Commissionerate , to prevent 
the activities of Antisocial elements through such type of Flying Lanterns during the said period 
in the Brihan Mumbai and that immediate action is necessary to prevention of the same . 


3. NOW THEREFORE , I , Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec . 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) , do hereby order that during the period of 30 Day's i.e. 
16th October 2022 to 14th November 2022 , No Flying Activities of such Type of Flying Lanterns 
and no use , sale and storage is to be allowed in the jurisdiction of Brihan Mumbai Police 
Commissionerate . 


4. This order shall remain in force with effect from 00.01 hrs . 16th October 2022 till 24.00 
hrs . of 14th November 2022 unless withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under Section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 


6. As the notice cannot be served individually to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward offices 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and seal this the 11th day of October , 2022 . 


SANJAY LATKAR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) and 
Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

- 

पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांजकडून 

आदेश 

( फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत ) 

क्रमांक पोआ / ११ ( ६ ) /ए.पी.एल./ ( ०१ ) / २०२२ . – ज्याअर्थी , पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारीतील भागात फुगे , उंच उडणारे 
फटाके , प्रकाश उत्सर्जित करणारी वस्तू , पंतंग इत्यादी हवाई क्षेत्रात व आसपास उडवले जात असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे . तसेच छत्रपती 
शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ , जुहू एरोड्रोम , नौदल हवाई स्टेशन INS शिक्राच्या आसपासच्या मुक्त उड्डाण क्षेत्रात , लँडिंग विमानाच्या 
दिशेने व धावपट्ट्यांचा दृष्टीकोन मार्ग , लेझर लाईट बीम्स चमकवण्यात येतात ज्यामुळे उक्त क्षेत्रामध्ये विमानांचे सुरक्षित आवागमन धोक्यात येते 
; 


६२ 


२. त्याअर्थी , जेथे सुरक्षित आणि लेझर बीम मुक्त उड्डाण क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी पॅराग्लायडर्सचे उड्डाण , फुगे पाठवणे , हाय राइजर फटाके , 
प्रकाश उत्सर्जित करणाऱ्या वस्तुंचा वापर , पतंग उडवणे आणि लेझर बीम प्रदीपन वापरणे यावर प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे . छत्रपती शिवाजी 
महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आजूबाजूला पॅराग्लायडर्स , फुगे , उंच उडणारे फटाके , प्रकाश उत्सर्जित करणाऱ्या वस्तू , पतंग यांच्या वापरास 
प्रतिबंध करता येईल जेणेकरून लेझर बीमचा विमानाच्या लँडिंग , टेक ऑफ आणि सुरक्षित विमान उड्डाण आवागमनावर परिणाम होऊ नये आणि 
त्यासाठी त्वरीत कारवाई करणे आवश्यक आहे . 


३. आता , म्हणून मी , संजय लाटकर , पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) , बृहन्मुंबई तथा कार्यकारी दंडाधिकरी , बृहन्मुंबई , फौजदारी 
दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ ( १ ९ ७४ चा कायदा II ) चे दिनांक २३ डिसेंबर १ ९ ५ ९ चे पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई यांच्या आदेशानुसार मला दिलेले 
अधिकार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे १० उप कलम ( २ ) ( १ ९ ५१ चा महा . अधिनियम XXII ) याद्वारे आदेश देतो की , बृहन्मुंबई पोलीस 
आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेतः 


( अ ) कोणत्याही व्यक्तीने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आजूबाजूच्या फ्री फ्लाइट झोनमध्ये उंच उडणारे फटाके 
उडवणे , प्रकाश उत्सर्जित करणाऱ्या वस्तू सोडणे , पतंग उडवणे आणि लेझर बीम प्रकाशित करणे , फुगे , पॅराग्लायडर्स उडवू नयेत . 


( ब ) कोणत्याही विमानाच्या लँडिंग , टेक ऑफ आणि आवागमनामध्ये अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने अशा प्रकारच्या क्रियाकलापांचा वापर 
केल्याचे लक्षात येताच कोणतीही व्यक्ती जवळच्या पोलीस ठाणेस माहिती देईल . 


४ 
. 

हा आदेश २२ ऑक्टोबर २०२२ पासून अंमलात येईल आणि पूर्वी मागे घेतल्याशिवाय २० डिसेंबर २०२२ पर्यंत ( दोन्ही दिवसांसह ) 
६० दिवसांच्या कालावधीसाठी प्रभावी असेल . 

५ . 

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अंतर्गत दंडनीय असेल . 

६. सर्व संबंधितांना वैयक्तिकरित्या नोटीस बजावली जाऊ शकत नसल्यामुळे , याद्वारे आदेश एकतर्फी पारित करण्यात आला आहे . 
लोकांच्या माहितीसाठी सर्व पोलीस ठाणे , सर्व स.पो.आ. , सर्व पो.उ. आ . , महानगरपालिका प्रभाग कार्यालयांच्या सूचना फलकांवर आणि तहसील 
आणि प्रभाग कार्यालयात प्रती चिकटवून व प्रसार माध्यमांद्वारे ते प्रसिद्ध केले जातील . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिला आहे . 


संजय लाटकर , 

पोलीस उप आयुक्त , ( अभियान ) , 
तथा कार्यकारी दंडाधिकारी , बृहन्मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
६३ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 

( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 

No. CP / XI ( 6 ) /144/A.P.L ./ ( 05 ) /2022.- Whereas reports have been received that in the areas under 
the control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it is noticed that flying balloons , high riser crackers , 
light emitting objects , kites etc. are sent up in and around the airspace , and also in the approach path of 
runways Laser Light Beams are flashed specifically towards landing aircraft , in the Free Flight Zone around 
Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport , Juhu Aerodrome , Naval Air Station INS Shikra thereby 
endangering the safe operation of aircraft in the said area ; 


And whereas it is necessary that checks should be put on the flying of paragliders , sending up of 
balloons , use of high riser crackers , usage of light emitting objects , flying of kites and usage of Laser Beam 
illumination for establishing a safe and Laser Beam Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj 
International Airport so that usage of paragliders , balloons , high riser crackers , light emitting objects , kites , 
Laser Beams should not affect aircraft landing , take off and safe Aircraft flying operations and that immediate 
action is necessary for the same ; 


2 
. 


3. Now , therefore I , Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater Mmbai 
and Executive Magistrate , vide power conferred upon me u./sec . 144 of the Criminal Prodedure Code , 1973 
( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u / s . 10 sub 
section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 do hereby order that , in the jurisdiction 
of Brihan Mumbai by Police Commissionerate : 


( A ) No person shall use paragliders , send up balloons , use high riser crackers , release light emitting 
objects , fly kites and shoot Laser Beam in the Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji Maharaj International 
Airport . 


( B ) Any person or individual who notices such type of activities being used with the intent to obstruct 
landing , take off and flying operations of any aircraft shall inform the nearest Police Station . 


4. this order shall come into force with effect from 22nd October 2022 and shall be effective for a period 
of 60 days upto 20th December 2022 ( both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code . 
6. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed exparte . It 
shall be published for the information of public , through press , and by affixing copies on the Notice Boards of 
the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP , Municipal Ward Offices and by affixing copies at Tahsil and 
Ward offices . 

Given under my hand and seal on this 14th day of the October , 2022 . 


SANJAY LATKAR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) and 
Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक आस्था बी -२ / ५७८३ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज , सुट्ट्या उपभोगण्याचा व मुख्यालय सोडण्याचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील 
न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


६४ 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्रीमती एस . एस . वनकोरे , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , वर्ग १ , 
रत्नागिरी . 


शिल्लक 

अर्जित / 

परिवर्तित 


रत्नागिरी , 

दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२ . 


रजा 

( ३ ) 


१३३ दिवस 
अर्जित 

रजा . 


अर्जित / 
परिवर्तित रजा 

मागितलेचा 

दिनांक 

( ४ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 


दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२ 

ते दिनांक ५ ऑक्टोबर 
२०२२ तीन दिवस 
अर्जित रजा . 


दिनांक २ ऑक्टोबर २०२२ 
चे कार्या . वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ 
चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


श्रीम . पी . एस . गोवेकर , 
३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी , 

वर्ग १ , रत्नागिरी . 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
व 
रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
६५ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक आस्था बी -२ / ५७३६ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याची व सुट्टी उपभोगण्याची परवानगीसह मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ५ मधील न्यायिक 
अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 

५ 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्रीमती बी . ए . दुर्गवडे , 
दिवाणी न्यायाधीश , 


क . स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी , वर्ग १ , 

गुहागर . 


रत्नागिरी , 

दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ . 


शिल्लक 

अर्जित / 

परिवर्तित 


भाग एक ( को.वि.पु. ) –९ 


रजा 

( ३ ) 


९ ७ दिवस 

अर्जित 

रजा . 


अर्जित / 
परिवर्तित रजा 

मागितल्याचा 

दिनांक 
( ४ ) 


दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२ 
व दिनांक ४ ऑक्टोबर 
२०२२ या दोन 
दिवसांची अर्जित रजा . 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय सोडणेचा कालावधी . 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 


दिनांक २ ऑक्टोबर २०२२ 
व दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२२ 
च्या सुट्ट्या . 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०२२ 
रोजीचे कार्या . वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 

श्री . एस . पी . सदाफळे , 
दिवाणी न्यायाधीश , 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


क . स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी , वर्ग १ , 
चिपळूण . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 

Order 

No. CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2022-20.- WHEREAS , I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I , Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) , ( 2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 21st October 2022 to 24-00 hrs . of 4th November 


६६ 


2022 . 


1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 

( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 


2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3½ feet . 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 


5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and Seal this 17th October 2022 . 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
६७ 
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 


संदर्भ : 


( १ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 

( २ ) पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांजकडील जा . क्र . जिविशा / ६०६३ / २०२२ , दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीचे पत्र . 

मनाई आदेश 

क्रमांक उचिशा / पोल - २ / मनाई आदेश / २०२२. दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ईद - ए - मिलाद हा सण साजरा होणार आहे . उत्सवाच्या 
काळात वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


— 


राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती पहाता आगामी काळात जिल्ह्यातील दोन गटांचे कार्यकर्ते एकमेकांसमोर येऊन कायदा व सुव्यवस्थेस 
बाधा पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे . तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात ३६ ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी होणार 
असून दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी संबंधित तहसीलदार कार्यालय येथे मतमोजणी होणार आहे . निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान निवडणूक 
दरम्यान राजकीय वैर वाढून तणावाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील बारसू , सोलगाव , वरचीवाडी गोवळ , खालचीवाडी गोवळ व आजुबाजूच्या परिसरात 
रिफायनरी प्रकल्प प्रस्तावित आहे . या प्रकल्पास तेथील काही गावच्या स्थानिकांचा विरोध असून त्या अनुषंगाने मागील सहा महिन्यांपासून वेगवेगळ्या 
स्वरुपात आंदोलने करून विरोध दर्शविण्यात येत आहे . त्याअनुषंगाने देखील कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 


या पार्श्वभूमीवर सणाचे दरम्यान व इतर कालावधीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक आहे असे आमचे 
मत झाले आहे . 


त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकरिता दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ००-०१ वाजले पासून ते दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०२२ चे २४-०० वा . पर्यंत महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश जारी होणेस पोलीस 
अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी संदर्भ क्र . २ अन्वये विनंती केली आहे . 


वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता , रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरुन झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी , मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) सन १ ९ ५१ चा कायदा २२ वा 
नुसार दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या ईद - ए - मिलादच्या पार्श्वभूमीवर आदेश करतो की , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२२ चे ००.०१ वाजले पासून ते 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत रत्नागिरी जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये वरील कालावधीत पुढील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे 

: 


( अ ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे , तलवारी , बंदूका , सूरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे . 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 

( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेवून फिरणे , गोळा करणे किंवा तयार करणे . 

( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा 

जिझस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे . 


( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 

( फ ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे , गाणी गाणे , वाद्य वाजविणे . 

( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ९अ 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

- 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत 

( १ ) अंत्ययात्रा 

( २ ) धार्मिक विधी , लग्न सोहळा , सामाजिक सण , शासकीय कार्यक्रम इत्यादी 

( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह , रंगमंच इत्यादी . 

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा , मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिला . 


श्रीकांत गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

श्री . एन . जी . गोसावी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी यांचा दिनांक २६ 
सप्टेंबर २०२२ व ६ ऑक्टोबर २०२२ चा परिवर्तित रजेचा कार्योत्तर मंजूरीकरिता आलेला अर्ज . 

जिल्हा न्यायालय , रत्नागिरी कार्यालयीन आदेश म.जा.क्र . ५५४२ / २२ , दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ . 


( १ ) 

१ . 


संदर्भ : 


: १ . 


२ . 

३ . 


क्रमांक बी - २ / ५ ९ ०३ / सन २०२२. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच संदर्भ क्र . ३ नुसार यापूर्वी मंजूर झालेली दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक २८ सप्टेंबर 
२०२२ रोजीची किरकोळ रजा रद्द करण्यात येत आहे . रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


श्री . एन . जी . गोसावी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी यांचा दिनांक २६ 
सप्टेंबर २०२२ ते दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ रोजीचा मंजूर झालेली किरकोळ रजा रद्द होणेबाबतचा अर्ज . 

आदेश 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 
नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्री . एन . जी . गोसावी , 
२ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व स्तर व 


शिल्लक 
अर्जित / 

परिवर्तीत 


रत्नागिरी , 

दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ . 


रजा 

( ३ ) 


२७८ दिवस 
परिवर्तीत 

रजा . 


अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 

मागितलेचा 

दिनांक 

( ४ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 
सोडणेचा कालावधी 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 


दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ 
ते दिनांक ६ ऑक्टोबर 
२०२२ अकरा दिवस 
परिवर्तीत रजा . 


दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ चे 
कार्या . वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२२ चे 
कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 


श्रीम . आर . एम . सातव , 
दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर रत्नागिरी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


७० 


क्रमांक बी -२ / ५ ९ ४७ / सन २०२२. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ . क्र . 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
आदेश 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्री . बी . डी . तारे , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 

न्यायदंडाधिकारी , 

वर्ग -१ , देवरुख 


शिल्लक 
अर्जित / 

परिवर्तीत 


रत्नागिरी , 

दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ . 


रजा 

( ३ ) 


१६ ९ दिवस 
अर्जित 

रजा . 


अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 

मागितलेचा 

दिनांक 
( ४ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा कालावधी 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 


दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२ 
ते दिनांक ७ ऑक्टोबर 
२०२२ या पाच 
दिवसांची अर्जित रजा . 


दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२२ 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२२ 
च्या सुट्ट्या 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२२ 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ 
कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 
श्रीम . एस . एच . पाटील , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 

क . स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
देवरुख . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


क्रमांक बी -२ / ५ ९ ४८ / सन २०२२ – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याची व सुट्टी उपभोगण्याची परवानगीसह मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी 
यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १० - १६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
७१ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
आदेश 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्री . बी . डी . तारे , 
दिवाणी न्यायाधीश 

( क . स्तर ) व 

न्यायदंडाधिकारी , 

वर्ग -१ . देवरुख . 


शिल्लक 

अर्जित / 

परिवर्तीत 


रत्नागिरी , 

दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ . 


रजा 

( ३ ) 


९ ६४ दिवस 

अर्जित 

रजा . 


अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 

मागितलेचा 

दिनांक 

( ४ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 
सोडणेचा कालावधी 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 


दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२ 
ते दिनांक १८ ऑक्टोबर 
२०२२ या सात 
दिवसांची अर्जित रजा . 


दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ 
रोजीचे कार्या . वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२२ 
कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 


श्रीम . एस . एच . पाटील , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 

क . स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
देवरुख . 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
व 
रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक– कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ / कार्तिक १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

- 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक बी . २ / ५ ९ ८५ / सन २०२२. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


७२ 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 

नाव व पदनाम 


( २ ) 

श्री . एन . एस . निसळ , 

दिवाणी न्यायाधीश , 
व स्तर , खेड . 


शिल्लक 
अर्जित 
रजा 


रत्नागिरी , 

दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२ . 


( ३ ) 

११३ दिवस 

अर्जित 

रजा . 


अर्जित 
रजा 
मागितलेचा 

दिनांक 
( ४ ) 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 
सोडणेचा कालावधी 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ५ ) 


दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ 
ते दिनांक १८ ऑक्टोबर 
२०२२ या सहा 
दिवसांची अर्जित रजा . 


दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२ 
रोजीचे कार्या . वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२२ 
कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अतिरिक्त कार्यभार 

सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 

श्री . डी . एल . निकम , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , 

खेड . 


( सही ) - 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


